RNINo. MAHBIL/ 2009/ 31748 


Reg . No .MH /MR /South - 324 /2013 - 15 


नात्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६, अंक ९ ] 


शनिवार , जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


[ पृष्ठे ३७, किंमत : रुपये २६. ०० 


HT 


असाधारण क्रमांक ६५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना. 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 

क्रमांक पीएमसी.३०१० / प्र.क्र . ३९४ /१० / नवि - २२. – महानगरपालिका क्षेत्रातील आकाश-चिन्हे ( स्काय साईन ) व जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे 
नियमन व नियंत्रण करण्याच्या हेतूने , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( १९४९ चा ५९ ) याची कलमे २४४ व २४५ तसेच कलम ४५६ अ 
चे पोटकलम ( १) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करण्याऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , 
महाराष्ट्र शासनाने जे नियम करण्याचे योजिले आहे त्या नियमांचा पुढील मसुदा , त्याद्वारे बाधा पोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी उक्त कलम ४५६ अ च्या पोट -कलम ( २) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे , याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस 
देण्यात येत आहे की , उक्त अधिसूचना, महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांचा कालावधी समाप्त 
झाल्याच्या दिनांकास किंवा त्यानंतर तो महाराष्ट्र शासनाकडून विचारात घेण्यात येईल . 

२. उक्त अधिसूचनेच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना , प्रधान सचिव ( नवि- २) नगरविकास 
विभाग , चौथा मजला , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे पूर्वोक्त कालावधीत येतील त्या शासनाकडून विचारात घेतल्या जातील. 

__ नियमांचा मसुदा 
क्रमांक पीएमसी. ३०१० / प्र. क्र . ३९४ /१० / नवि -२२. - ज्याअर्थी, महानगरपालिका क्षेत्रातील आकाश -चिन्हे ( स्काय साईन ) आणि जाहिरात 
प्रदर्शित करण्याचेनियमन व नियंत्रण करण्याच्या हेतूने , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (१९४९ चा ५९ ) याची कलमे २४४ व २४५ आणि 
कलम ४५६ अ चे पोट -कलम ( १) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासनाने नियम करण्याचा आपला इरादा , 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ मध्य उप-विभाग, दिनांक २१ जून २०१४ यामध्ये प्रसिद्ध केलेली नगरविकास विभागाची 
अधिसूचना क्रमांक पीएमसी.३०१० / प्र. क्र .३९४ / १० / नवि - २२, दिनांक २१ जून २०१४ याद्वारे जाहीर केला आहे . 


भाग एक - अ (म .उ.वि .) - ६५- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार त्यात नमूद केलेल्या कालावधीत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात 
आल्या आहेत . 
___ त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( १९४९ चा ५९) मधील कलमे २४४ व २४५ आणि कलम ४५६ अ चे पोट - कलम 
( १) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , उक्त कलम ४५६ अ च्या पोट- कलम ( २) द्वारे आवश्यक 
असल्याप्रमाणे, पूर्व प्रसिद्धीनंतर आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, त्याबाबतीत महाराष्ट्र 
शासनाने आणि महानगरपालिकांनी प्रसिद्ध केलेले मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका ( जाहिरात व फलक नियंत्रण ) नियम , २००३ आणि इतर सर्व 
नियम, आदेश, संलेख यांचे अधिक्रमण करून, महानगरपालिका क्षेत्रातील आकाश-चिन्हे आणि जाहिरात प्रदर्शनाचेनियमन व नियंत्रण करणारे 
पुढील नियम करीत आहे : 

१. संक्षिप्त नाव, व्याप्ती आणि प्रारंभ : - (१ ) या नियमांना महाराष्ट्र महानगरपालिका [ आकाश-चिन्हे ( स्काय साईन ) व जाहिरात 
प्रदर्शित करण्याचेनियमन आणि नियंत्रण नियम , २०१४ असे म्हणावे . 

( २ ) ते, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (१९४९ चा ५९ ) या अन्वये स्थापन केलेल्या आणि घटित केलेल्या सर्व महानगरपालिकांच्या 
क्षेत्रांना लागू असतील . 

( ३) ते, तात्काळ अंमलात येतील . 
२. व्याख्या – ( एक ) : - या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( क ) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम असा आहे. 

( ख ) “ जाहिरात ” याचा अर्थ, आणि त्यामध्ये भित्तीपत्रके फळ्यांचे सभोवतालचे उंच फलक ( होर्डिंग ), निशाण (बॅनर्स ), 
तात्पुरत्या कमानी , रोषणाई केलेले फलक ( साईन ) नामफलक , निर्देश फलक , फुगे इत्यादींच्या सहायाने शब्द , अक्षरे, प्रतिमा ( मॉडेल), चिन्हे 
( साईन ) यांद्वारे केलेली घोषणा किंवानिर्देशन यांसारख्या कोणत्याही पद्धतीच्या कोणत्याही बोधचित्राचा (डिव्हाईस ) किंवा दृश्य प्रतिरूपणाचा 
( रिप्रिझेंटेशन ) समावेश आहे . 

( ग ) “ अभिकरण ” याचा अर्थ, जी अर्जदार असेल अशी व्यक्ती, शासकीय निम शासकीय संघटना, नोंदणीकृत धर्मादाय संघटना , 
व्यवसाय संस्था, भागीदारी संस्था किंवा कंपनी अधिनियम, १९५६ अन्वये विधिसंस्थापित कंपनी, असा आहे. 

( घ ) “ निशाण (बॅनर ) ” याचा अर्थ, ज्यामध्ये जाहिरातीचा किंवा घोषणेचा किंवा लिखित मजकुराचा समावेश आहे असे सार्वजनिक 
ठिकाणी प्रदर्शित करण्यासाठी असलेले कापड किंवा इतर कोणतेही साहित्य, असा आहे . 

( ड ) “ इमारत वेष्टन जाहिरात ” याचा अर्थ, कोणत्याही इमारतीच्या दर्शनी भागावर , बहुतकरून इमारतीच्या दर्शनी बाजूस किंवा 
बांधकाम किंवा दुरुस्ती सुरू असलेल्या इमारतीच्या मचाणीवर आडवी लांब ताणून पसरवून किंवा तिच्या दर्शनी काचेवर किंवा खिडकीवर 
चिटकवून किंवा घट्ट बसवून प्रदर्शित केलेली कोणतीही जाहिरात, असा आहे . 

( च ) “ फलक ( होर्डिंग ) उभारण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही खाबांचा वापर न केलेल्या, इमारत वेष्टन इलेक्ट्रॉनिक 
जाहिराती ” याचा अर्थ, जिचे बांधकाम वारसागामी नाही अशा कोणत्याही इमारतीच्या दर्शनी भागावर जो रात्रीच्या वेळी चालू करता येईल 
आणि जो एकाच वेळी एका किंवा अधिक भिन्न रंगात चकाकेल किंवा दिसेल अशा डिजीटल डिस्प्लेचा वापर करून, प्रदर्शित केलेली 
कोणतीही जाहिरात , असा आहे . 

( छ ) “ बस थांब्याच्या ठिकाणावरील जाहिरात ” याचा अर्थ, बस थांब्याच्या ठिकाणाच्या संरचनेवर , भावार्थसूचक वर्णन किंवा 
त्यासारख्या अन्य देखाव्यासह प्रदर्शित केलेली जाहिरात, असा आहे . 

( ज ) “ आयुक्त ” याचा अर्थ, महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्याने यथोचितरीत्या प्राधिकृत केलेला महानगरपालिकेचा कोणताही 
अधिकारी, असा आहे. 
__ ( झ ) “ सक्षम प्राधिकारी ” याचा अर्थ, आयुक्त किंवा त्याने येथोचितरीत्या प्राधिकृत केलेला महानगरपालिकेचा कोणताही अधिकारी, 
असा आहे. 
____ ( ज) “ महानगरपालिका ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदीं अन्वये स्थापन केलेली आणि घटित 
केलेली महानगरपालिका, असा आहे . 

( ट ) “ मध्यवर्ती चक्राकार ( रोटरी ) स्थान ” याचा अर्थ, वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी एकत्र मिळणाऱ्या रस्त्यांच्या जंक्शनच्या 
ठिकाणी असलेले मध्यवर्ती आश्रयस्थान, असा आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


( ठ ) “ निर्देश फलक " याचा अर्थ, खाजगी व वाणिज्यिक आस्थापनेने आपल्या कार्यालयांचा किंवा वाणिज्यिक आस्थापनेचीदिशा 
सूचित करण्यासाठी उभारलेला फलक , असा आहे . 

(ड ) “ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले ” याचा अर्थ, एखाद्या संरचनेवर बसविलेला, इलेक्ट्रॉनिकरीत्या प्रवर्तित होणारा जाहिरात डिस्प्ले , असा 
आहे. असा डिस्प्ले हा निऑन दिवे, एल ई डी किंवा एल सी डी यांसारखे इलेक्ट्रॉनिक किंवा विद्युत साधन कार्यान्वित करून चालू केला 
जातो. 

( ढ ) “ गंत्री जाहिरात ” याचा अर्थ, रस्त्याच्या बाजूला उभारलेल्या गंत्रीवर आणि बहुतकरून रस्त्याच्या कोणत्याही बाजूस 
असलेल्या धातुच्या पूर्वरचित बद्ध स्तंभांच्या भागावर , जाहिरातीचा दर्शनी भाग वाहतुकीच्या दिशेकडे करून , रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या 
त्या स्तंभांच्या सर्वात वरच्या भागास प्रकाश योजना जोडून बसविलेली जाहिरात, असा आहे. 

( ण) “ ग्लो साइन बॉक्स जाहिरात ” याचा अर्थ, धातुच्या पत्र्याच्या पुढील बाजूस कोणतेही पारदर्शक , अर्धपारदर्शक पडदा बसवून , 
तिच्या मागील बाजूकडून विद्युत दिव्यांचा उपयोग करून प्रदर्शित केलेली जाहिरात , असा आहे . 

( त) “ होर्डिंग ” याचा अर्थ, जाहिरातीच्या प्रयोजनासाठी किंवा कोणतेही स्थळ, व्यक्ती कोणत्याही विक्रीच्या वस्तुंची जाहीर 
अविष्कृती याकडे आम जनतेला आकर्षित करण्याच्या हेतुने, माहिती देण्यासाठी, त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तिरेखा, अक्षरे किंवा चित्रांकन 
यांचा वापर करून आणि कोणत्याही रितीने प्रदर्शित करून , जमिनीवर किंवा एखाद्या इमारतीच्या छताच्या कोणत्याही भागावर किंवा 
पाकारावर उभारलेल्या संरचनेचा कोणताही दर्शनी भाग , असा आहे आणि त्यामध्येनिऑन बल्ब / दीप /दिवे यांचा वापर करून एका किंवा 
अधिक भिन्न रंगामध्ये चकाकणाऱ्या किंवा दिसणाऱ्या जाहिरातीचाही समावेश आहे . 

( थ ) “किऑस्क ” याचा अर्थ, विद्युत खांबाच्या एका किंवा दोन्ही बाजूस प्रदर्शित केलेली जाहिरात , असा आहे . 

( द ) “ फिरते जाहिरात डिस्प्ले ” याचा अर्थ, वाहनावर किंवा वाहनाच्या पाठीमागे बसविलेला एक किंवा दोन दर्शनी बाजुंचा 
जाहिरात फलक ( होर्डिंग्ज ) किंवा दर्शक पटल (पॅनल ) असा असून, ते वाहन , अशा रितीने जाहिरात अधिक चांगल्या प्रकारे प्रदर्शित 
करण्यासाठी मोक्याच्या ठिकाणांच्या आसपास चालविता येते किंवा ते उभे करता येते . 
___ (ध) “ भित्तीपत्रक ( पोस्टर ) ” याचा अर्थ, सार्वजनिक ठिकाणी कशाची तरी जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी वापरलेला कागदाचा 
ताव किंवा इतर कोणतेही साहित्य , असा आहे . 

__ ( न) “ विहीत अर्जाचा नमुना ” याचा अर्थ, कोणत्याही बाह्य माध्यमास जाहिरात उभारण्यासाठी आणि ती प्रदर्शित करण्यासाठी 
परवानगीचा अर्जकिंवा विद्यमान परवानगीच्या नूतनीकरणाचा अर्ज महानगरपालिकेकडे ज्या नमुन्यात करावा लागतो तो नमुना, असा आहे 
आणि तो यासोबत जोडलेला आहे . 

( प) “ संरक्षक कठडा ” याचा अर्थ, वाहतुकीस तसेच पादचाऱ्यांना ये जा करण्यास मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि त्यांचेनियमन 
करण्यासाठी रस्त्यावर किंवा दुभाजक , पदपथ, पूल इत्यादींवर तंतुमय पदार्थासारखा कोणत्याही साहित्यापासून बनलेल्या खांबाच्या आधारे 
बसविलेला धातुचा कठडा किंवा कठडा, असा आहे. 

( फ ) “ मार्ग रेषा ”किंवा “ रस्ता रेषा ” याचा अर्थ, मार्गाच्या किंवा यथास्थिती रस्त्याच्या बाजूंच्या मर्यादा निश्चित करणारी रेषा, 
असा आहे. 
___ ( ब ) “ लेखपट्टक दर्शी ( स्क्रोलर डिस्प्ले) जाहिरात ” याचा अर्थ, जाहिरात प्रदर्शित करणाऱ्या दर्शक पटलावर मुद्रित पट अखंडितपणे 
आवर्तन पद्धतीने फिरण्यासाठी कळ बसविलेला पेटीच्या आकारातील दर्शक पटल, असा आहे . मग ती प्रकाश योजना असलेली किंवा 
नसलेली असेल . 

( भ ) “ आकाश-चिन्ह ( स्काय- साईन ) ” याचा अर्थ, कोणतीही जमीन, इमारत किंवा संरचना यांवर संपूर्णपणे किंवा अंशतः 
कोणताही खांब, स्तंभ , प्रमाणभूत चौकट किंवा इतर आधार यांचा आधार दिलेला किंवा यांस जोडलेला जाहिरातीच्या, घोषणेच्या किंवा 
निदेशनाच्या स्वरूपातील कोणताही शब्द, अक्षर , प्रतिमान, चिन्ह, साधन किंवा प्रतिकृती असा असून, असे जे आकाश-चिन्ह किंवा ज्याचा 
कोणताही भाग रस्त्यातील कोणत्याही ठिकाणापासून आकाशात दिसू शकतो ते आकाश-चिन्ह, असा आहे व त्यामध्ये असा संपूर्ण खांब, 
स्तंभ, प्रमाणभूत चौकट किंवा इतर आधार याचा किंवा त्याच्या प्रत्येक भागाचा समावेश होतो. “ आकाश-चिन्ह " या शब्दप्रयोगात 
कोणतीही जमीन , इमारत किंवा संरचना यावर किंवा कोणत्याही सडकेवर कोणतीही जाहिरात, घोषणाकिंवा निदेशन यांच्या प्रयोजनासाठी 
संपूर्णपणेकिंवा अंशतः उपयोगात आणलेला कोणताही वायुगोल, हवाई छत्री किंवा तत्सम इतर साधन यांचाही समावेश होतो. परंतु, त्यात 
पुढील गोष्टींचा समावेश होणार नाही, 

__ (१) कोणताही ध्वजदंड, स्तंभ , वायुध्वज किंवा वातकुक्कुट हा कोणतीही जाहिरात, घोषणा किंवा निदेशन यांच्या प्रयोजनासाठी 

संपूर्णपणे किंवा अंशत : योजण्यात किंवा वापरण्यात आला नसेल , तर असा ध्वजदंड, स्तंभ , वायुध्वज किंवा वातकुक्कुट ; 
भाग एक - अ ( म.उ.वि .) - ६५-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


( २ ) कोणत्याही इमारतीच्या भिंतीच्या टोकावर किंवा प्राकारावर किंवा कोणत्याही भिंतीच्या कंगोऱ्यावर किंवा रोधकस्तरावर किंवा 
छपराच्या कडेवर मजबूत बसवलेले कोणतेही चिन्ह किंवा कोणताही फलक, चौकट किंवा इतर यंत्रक : 

परंतु, असा फलक, चौकट किंवा इतर यंत्रक एकाच सलग पातळीचे असतील व ते खुले काम असणार नाही . तसेच जे ज्यावर , 
ज्यास किंवा ज्याच्या बाजूवर बसवलेले किंवा टेकलेले असेल त्या भिंतीच्या, प्राकाराच्या किंवा कडेच्या कोणत्याही भागाच्यावर तीन फुटांहून 
अधिक उंच असणार नाही ; 

( ३ ) एखाद्या शासकीय प्राधिकरणाच्या धंद्याशीच केवळ संबंधित असलेला व कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागेवर पडणार 
नाही, अशा रीतीने सर्वस्वी रोवलेला, पूर्वोक्तप्रमाणे असलेला कोणताही शब्द, अक्षर , प्रतिमान, चिन्ह , साधन किंवा प्रतिकृती ; 

( ४ ) विकावयाच्या किंवा भाड्याने द्यावयाच्या जमिनीसंबंधी किंवा इमारतीसबंधी, अशा जमिनीवर किंवा इमारतीवर लावलेली 
कोणतीही नोटीस . 
___ ( म ) “ थांबा रेषा ” याचा अर्थ, रस्त्यांच्या संगम बिंदुच्या ठिकाणी संकेत दिवा पार करण्यापूर्वी ज्या रेषेवर सर्व वाहने थांबतात ती 
रेषा, असा आहे . 

___ ( य ) “ तात्पुरत्या कमानी ” याचा अर्थ, विख्यात व्यक्तींना शुभेच्छा देण्यासाठी किंवा जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी रस्त्यावर 
उभारलेल्या तात्पुरत्या संरचना, असा आहे . 

( क क ) “ तात्पुरती जाहिरात ” याचा अर्थ, आणि त्याबाबतचा निर्देश , सण किंवा उत्सवाच्या काळात मर्यादित कालावधीसाठी 
सीमित क्षेत्रात किंवा रस्त्यावर जाहिरात प्रदर्शित करणे , असा आहे. ही परवानगी, तात्पुरते जाहिरात फलक , कमानी, निशाण किंवा 
ध्वजस्तंभ तसेच मोठ्या प्रमाणावरील वाणिज्यिक जाहिरात फलक , कमानी, निशाण किंवा ध्वजस्तंभ यांच्या संबंधात असेल . मोठ्या 
प्रमाणावरील वाणिज्यिक जाहिरात फलक यामध्ये, सेवा गाडी (व्हॅन ) आणि किंवा बटवडा वाहन यांसारख्या फिरत्या माध्यमावर प्रदर्शित 
केल्या जाणाऱ्या फलकांचा समावेश होईल . 

( क ख ) “ त्रिदृश्यदर्शी जाहिरात ” याचा अर्थ, ज्यामध्ये त्रिकोणी खंडाच्या तीन दर्शनी पटलांमध्ये एकाच वेळी आवर्तन पद्धतीने , त्या 
त्रिकोणी खंडाच्या तीनही दर्शनी पटलांवर एक नंतर दुसरा असे विभिन्न जाहिरात संदेश प्रदर्शित होताना दिसतात , अशाप्रकारे प्रदर्शित केलेला 
जाहिरात फलक , असा आहे . 

( क ग) “ वाहन मार्ग ” याचा अर्थ ज्यावरून वाहने जाण्यास परवानगी दिली आहे , असा रस्त्याचा भाग , असा आहे. 

( क घ ) “ भित्तीचित्र ( वॉल पेंटींग ) जाहिरात ” याचा अर्थ, एखाद्या इमारतीच्या भिंतीवर किंवा संरचनेवर किंवा कोणत्याही नागरी 
संरचनेवर जाहिरात प्रत्यक्षपणे रंगवून त्याद्वारे प्रदर्शित केलेली जाहिरात, असा आहे . 

( क ड ) “ चिकटपत्रके (वॉल स्टिकर्स ) ” याचा अर्थ, सार्वजनिक ठिकाणी जाहिरात करण्यासाठी वापरलेला कागदाचा मोठा तुकडा 
किंवा इतर कोणतेही साहित्य , असा आहे . 

( दोन ) या नियमात वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, अधिनियमाप्रमाणे अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले 
असतील तेच अर्थ असतील . 

३. जाहिरातीसाठी परवानगी : - ( १) कोणतेही अभिकरण , सक्षम प्राधिकरणाची लेखी स्वरूपातील परवानगी असल्याशिवाय , 
जाहिरात फलक ( होर्डिंग ) भित्तीपत्रके , आकाश -चिन्ह ( स्काय - साईन ),किऑस्क , भित्तीचित्रे ( वॉल पेंटींग ), फुगे मग ते अस्तित्वात असो किंवा 
नसोत , उभारणार नाही, दाखविणार नाही, लावणार नाही , प्रस्थापित करणार नाही किंवा प्रदर्शित करणार नाही . अशा जाहिरातीची सक्षम 
प्राधिकरणाकडून पूर्व चौकशी करण्यात आल्याखेरीज आणि अशी जाहिरात उभारण्यामुळे किंवा लावण्यामुळे सभ्यता किंवा नितिमत्ता भंग पावणार 
नाही आणि त्या बाबतीत ती या नियमांमध्ये आणि त्या अधिनियमांच्या तरतुदींमध्ये नमूद केलेल्या सर्वनिकषांची पूर्तता करीत असल्याबाबत त्याची 
खात्री पटल्याखेरीज अशी परवानगी दिली जाणार नाही . 

( २) ( क ) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ७९ च्या आणि या नियमांच्या तरतुदींना अधीन राहून , महानगरपालिका निविदा 
मागवून , नगरपालिका जमिनीवर पोटनियम ( १) मध्ये नमूद केलेल्या विभिन्न स्वरूपातील जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी परवाना देईल . 

__ ( ख ) विद्यमान करार किंवा ज्या दिनांकास हे नियम अंमलात येतील त्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या सवलतीची मुदत , यापैकी जे अगोदर 
समाप्त होईल त्यावेळी नगरपालिकेच्या जमिनीवरील विद्यमान सर्व जाहिरात फलक काढून टाकण्यात येतील . 

( ३) ( क ) आपल्या जमिनीवर किंवा जागेवर जाहिरात प्रदर्शित करण्याची किंवा जाहिरात फलक लावण्याची इच्छा असलेल्या इतर 
कोणत्याही अभिकरणास , या नियमांमध्ये अंतर्भूत केलेल्या तरतुदींनुसार आणि त्या अधिनियमाच्या संबंधित कलमांन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून 
वैध लायसन प्राप्त करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग, जून २१, २०१४/ ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 
( ख ) सक्षम प्राधिकारी असे लायसन देताना , विकास नियंत्रण विनियमांच्या तरतुदी देखील विचारात घेईल . 
___ ( ४ ) जर जाहिराती, विकास नियंत्रण विनयमांचे, अधिनियमाच्या आणि त्याखालील या नियमांच्या तरतुदींचे अनुपालन करीत असतील 
आणि त्यांना पोलीस विभागाची कोणतीही स्पष्ट हरकत नसेल अथवा त्यांच्यामुळे उजेड किंवा वायुवीजन भंग पावत नसेल किंवा त्यांच्यामुळे 
आसपासच्या रहिवाशांना कोणताही उपद्रव होत नसेल किंवा अडथळा येत नसेल तर , त्या जाहिरातींसाठी सर्वसाधारपणे परवानगी नाकारली जाणार 
नाही . 
____ ( ५) जर ३ महिन्यांच्या आत जाहिरात फलक उभारला नाही तर , दिलेली परवानगी रद्द / रद्दबातल होईल . अर्जदार असलेल्या कोणत्याही 
अभिकरणास, या बाबतीत निर्धारित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून नव्याने अर्ज करता येईल . 

( ६ ) जाहिरात प्रदर्शित करण्याच्या प्रयोजनासाठी संरचना उभारण्यात आल्याचे आढळून येईल किंवा वैध परवाना न घेता जाहिरात फलक 
उभारलेला असेल किंवा जाहिरात प्रदर्शित केलेली असेल तर, असा जाहिरात फलक / जाहिरात , अभिकरणाला कोणतीही सूचना दिल्याशिवाय , 
काढून टाकण्याची कार्यवाही केली जाण्यास पात्र असेल आणि ते अभिकरणदेखील महानगरपालिकेकडून वेळोवेळी विहीत करण्यात येईल असा 
दंड भरण्यास पात्र ठरेल . 

( ७ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यास, स्वविवेकानुसार आणि लेखी आदेशाद्वारे , जो कोणताही जाहिरात फलक परवानगी न घेता बसविण्यात आला 
असेल असा कोणताही जाहिरात फलक , आकारणी योग्य फी च्या पाच पटीपेक्षा अधिक नसेल इतकी प्रशमन फी आकारून नियमित करता येईल . 
मात्र, असा जाहिरात फलक किंवा जाहिरात ही , या नियमाच्या तरतुदींनुसार असावी . 

४. परवानगीची आवश्यकता नसलेल्या जाहिराती : - रोषणाई केलेल्या जाहिराती आणि आकाश-चिन्ह ( स्काय- साईन ) वगळता 
पुढील प्रकाराच्या जाहिरातींसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसेल : 

( क ) दुकानाअंतर्गत सजावट करून प्रदर्शित केलेली जाहिरात . 

( ख ) रेल्वे, राज्य परिवहन यांच्या कामकाजाविषयी आणि रेल्वे, राज्य परिवहनाच्या परिवास्तूंमध्ये प्रदर्शित केलेली परंतु, कोणत्याही 
रस्त्याच्या समोर नसलेली जाहिरात. 

( ग ) व्यावसायिक परिवास्तूमध्ये चालवण्यात येणाऱ्या व्यापारासंबंधी किंवा व्यवसायासंबंधी, त्या परिवास्तूत किंवा तिच्यावर प्रदर्शित 
केलेल्या , परंतु कोणत्याही रस्त्याच्या समोर नसलेल्या जाहिराती . 

___ (घ ) कोणत्याही परिवास्तूच्या किंवा ती मधील कोणत्याही मालमत्तेच्या विक्रीसंबंधी किंवा ती भाड्याने देण्यासंबंधी त्या परिवास्तूत किंवा 
तिच्यावर प्रदर्शित केलेल्या जाहिराती . 

५. जाहिरात फलक / जाहिरात प्रदर्शित करण्यावरील निर्बंध : - ( क ) वाहन चालकांच्या डोळ्यावर तिरीप येईल इतक्या प्रखरतेची 
रोषणाई केलेला जाहिरात फलक (होर्डिंग ) वाहतूक पोलीस विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय प्रदर्शित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. 
____ ( ख ) छेदनबिंदुच्या ठिकाणी प्रत्येक पोच मार्गाच्या थांबा रेषेपासून २५ मीटर इतक्या अंतरात जमिनीवर उभारलेल्या जाहिरात फलकांची 
दर्शनी बाजू समोर येईल, अशा प्रकारे कोणताही जाहिरात फलक प्रदर्शित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. 
____ ( ग) सार्वजनिक मनोरंजनाची मैदाने, क्रिडांगणे, उद्याने आणि बगिचे यांसह विकास नियंत्रण विनियमांअन्वये राखणे आवश्यक असलेल्या 
अनिवार्य खुले मैदानात कोणताही जाहिरात फलक लावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही . 

( घ) कोणत्याही रस्त्याच्या भागावर कोणतेही फिरते जाहिरात प्रदर्शनी वाहन उभे करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही . 

(ड ) पुरातत्त्वीय , वास्तुशास्त्रीय, सौंदर्यशास्त्रीय आणि ऐतिहासिक व वारसागामी महत्त्व असलेल्या इमारतींवर कोणताही जाहिरात फलक 
लावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही . 

( च ) नदी पात्रात , तलावात आणि जलाशयांत कोणताही जाहिरात फलक लावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही . 

( छ ) तिवरांच्या वनांत , खाडीत किंवा समुद्रात किंवा भरती आहोटी रेषेच्या २०० मीटर इतक्या अंतराच्या आत कोणताही जाहिरात फलक 
( होर्डिंग ) लावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही . तथापि , हे निबंध विद्यमान रस्त्याच्या भूभागाकडील बाजूला असलेल्या विद्यमान प्राधिकृत 
संरचनांवर लावलेल्या जाहिरात फलकांना लागू होणार नाही . 
( ज ) रोषणाई केलेल्या/निऑन जाहिरात फलकांच्या ( होर्डिंग) बाबतीत , पुढील निर्बंधाचे पालन करण्यात यावे : 

( एक ) प्रकाशमानाची मर्यादा ही १ सीडी / सी एम एवढ्या प्रभव मर्यादेपेक्षा अधिक नसावी. रात्री ११ नंतर रोषणाई चालू ठेवण्यात येऊ नये ; 
( दोन ) निवासी परिवास्तूमधीलनिऑन (फलक ) हे, लुकलुकणारे नसावेत ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


( तीन ) निऑन फलक रात्री १० वाजता बंद करावेत ; 
__ ( चार ) दृकश्राव्य किंवा चलचित्र डिजिटल जाहिरातींना परवानगी दिली जाणार नाही. एलइडी दर्शक पट (डिस्प्ले) हे केवळ स्थिर 
चित्री असावेत . किमान दर १० सेकंदानंतर प्रतिमांमध्ये होणारा बदल अनुज्ञेय असेल . 

( झ ) वाहतूक बेटाच्या सभोवती आणि संकेत संगमाच्या ( सिग्नल जंक्शन ) ठिकाणी सडक रेषेपासून २५ मीटरच्या आत कोणताही जाहिरात 
फलक लावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. 

( ) ज्या जाहिरातींमुळे कोणत्याही परिवास्तूच्या उजेडास किंवा वायुविजनास अडथळा येईल असे कोणतेही जाहिरात फलक ( होर्डिंग ) 
लावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही . 

( ट) खाजगी मालमत्तांमध्ये किंवा अभिन्यासांमध्ये ४०० चौ . मी . क्षेत्राच्या प्रति भूखंडामागे एक जाहिरात फलक यांपेक्षा अधिक फलक 
लावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. दुसरा जाहिरात फलक लावण्यासाठी, भूखंड मालकाकडे आणखी एक दुसरे ४०० चौ मी चे क्षेत्र असणे 
आवश्यक आहे . 

( ठ) या नियमांच्या आणि अधिनियमाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून , कोणत्याही इमारतीच्या निर्गम भिंतीशिवाय अन्य भिंतीवर , वेष्टन 
निऑन / डिजिटल जाहिराती व्यतिरिक्त कोणतेही जाहिरात फलक लावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही . 

( ड ) जाहिरात फलकांना रोषणाई करण्यासाठी डिझेल जनित्र संच वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही , कारण त्यामुळे ध्वनिप्रदूषण 
आणि वायु प्रदूषण निर्माण होते. 

( ढ) रस्त्याच्या पृष्ठभागावर १२.२ मीटर ( ४० फुट) पेक्षा अधिक उंचीचे जाहिरात फलक उभारले जाणार नाहीत. 
( ण ) पदपथावर कोणताही जाहिरात फलक किंवा जाहिरात प्रदर्शित करण्यात येणार नाही. 
( त) जेथे पदपथ नसेल तेथे सार्वजनिक रस्त्यावर कोणताही जाहिरात फलक प्रक्षेपित केला जाणार नाही . 
( थ) एकावर दुसरा याप्रमाणे कोणताही जाहिरात फलक लावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही . 
( द) भित्ती चित्रणाद्वारे कोणतीही जाहिरात प्रदर्शित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही . 
( ध) एकत्रित स्वरूपात जाहिरात फलक लावण्याची अनुमती दिली जाणार नाही . 
( न ) जाहिरात फलक पुढील परिस्थितीत देखील लावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही : 

( एक ) जाणाऱ्या , येणाऱ्या किंवा दोनमार्गी वाहनांना वाहतूक करण्यामध्ये अडवणूक होईल अथवा मार्ग दिसण्यामध्ये अडथळा 
निर्माण होईल अशा पद्धतीने व अशा ठिकाणी कोणताही जाहिरात फलक लावणे ; 

( दोन ) समुद्र, सुर्योदय किंवा सुर्यास्त पाहण्यासाठी असलेल्या ठिकाणाहून ते पाहण्यासाठी अडथळा निर्माण होईल असा कोणताही 
जाहिरात फलक लावणे ; 

( तीन ) ज्या इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र नाही अशा इमारतींवर जाहिरात फलक लावणे ; 

( चार) ज्या इमारतीबाबत अधिनिमयान्वये किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये महानगरपालिका 
स्तरावर अथवा न्यायालयात कारवाई प्रलंबित असेल किंवा ज्या इमारतीच्या मालकाला अधिनियमान्वये काम थांबवा नोटीस बजावण्यात 
आली असेल, अशा इमारतीवर जाहिरात फलक लावणे ; 

( पाच ) जी इमारत ( अंशतः किंवा पूर्णतः ) धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आली असेल अथवा अधिनियमान्वये जिला अशा 
प्रकारची नोटीस बजावण्यात आली असेल, अशी इमारत ; 

( सहा) ज्यावरील जाहिरातीद्वारे सार्वजनिक नीतिमत्ता आणि सभ्यता यांचे उल्लंघन होण्याचा संभव आहे असा जाहिरात फलक 
लावण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही . अशी जाहिरात प्रदर्शित केल्याने सार्वजनिक नीतिमत्ता व सभ्यता यांच्या प्रमाणकांचा भंग होईल 
अशी सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री झाली तर, जाहिरात फलक काढून टाकण्याबाबतची लेखी सूचना प्राप्त झाल्यानंतर अभिकरण ती जाहिरात 
तात्काळ काढून टाकील ; 

( सात ) पादचाऱ्यांच्या मार्गामध्ये किंवा त्यांना मार्ग दिसण्यामध्ये अडथळा निर्माण होईल अशा स्वरूपातील जाहिरात ; 
( आठ) कोणत्याही स्थानिक सुखसोयीला बाधक ठरेल असा जाहिरात फलक ; . 
( नऊ ) अगोदर लावलेली कोणतीही जाहिरात दिसण्यामध्ये अडथळा निर्माण होईल असा जाहिरात फलक. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


प्रताप 


६. जाहिरात फलकाचा आकार : - (१) जाहिरात फलकांचा प्रमाण आकार पुढीलप्रमाणे असेल : 
( एक ) ३.०५ मीटर ( १० फुट ) x ६.१० मीटर ( २० फुट ); 
( दोन ) ६. १० मीटर ( २० फुट ) x ६. १० मीटर ( २० फुट ); 
( तीन ) ७. ६२५ मीटर ( २५ फुट ) x ७. ६२५ मीटर ( २५ फुट ); 
( चार ) ९.१५ मीटर (३० फुट ) x ६. १० मीटर ( २० फुट); 
( पाच) १२. २ मीटर ( ४० फुट ) x ३.०५ मीटर ( १० फुट ); 
( सहा ) १२.२ मीटर ( ४० फुट) x ६.१० मीटर ( २० फुट ). 
परंतु, खालील ठिकाणच्या जाहिरातींबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास वेगवेगळया आकाराच्या जाहिरातींना अनुमती देता येईल, 

( एक ) निर्गम भिंत, 
( दोन ) भुयारी मार्गाचे प्रवेशद्वार , 

( तीन ) वरपुलाचे कठडे आणि असेच इतर विषम आकाराचे कोनाडे त्याचप्रमाणे समुद्रातील गलबते, तराफे , जलयाने आणि वाहने . 
(२ ) कमाल प्रमाण आकाराहून मोठ्या आकाराच्या जाहिरात फलकांना परवानगी देण्यात येणार नाही. परंतु , इमारतीच्या संरचनात्मक 
मजबुतीच्या अधीनतेने, इमारतीच्या टोकावर ६० फुट x २० फुट या प्रमाणेतर आकाराचे जाहिरातफलक लावण्यास परवानगी देता येईल . 

(३ ) कोणताही जाहिरात फलक रस्त्याच्या पातळीच्या १२. २ मीटर ( ४० फुट ) पेक्षा अधिक उंचीवर उभारता येणार नाही . जाहिरात 
फलकाचा पृष्ठतळ किंवा तळभाग हा, रस्त्याच्या पातळीपासून ३ मीटर पेक्षा कमी नसेल, इतक्या उंचीवर असेल . 

( ४ ) इमारतीच्या गच्चीवर जाहिरात फलक लावताना, जाहिरात फलकाची कमाल उंची गच्चीच्या पातळीपासून १२.२ मीटर ( ४० फुट ) 
पेक्षा अधिक असता कामा नये. 

( ५ ) विद्यमान रस्त्याच्या किंवा मार्गाच्या रूंदीपासून पुढे १.५० मीटर एवढे किमान अंतर ठेवण्यात येईल . 
(६ ) जाहिरात फलकाचा तळभाग ३.०५ मीटर ( १० फुट ) पेक्षा कमी उंचीवर असता कामा नये . 
( ७ ) पोचमार्गाच्या थांबा रेषेपासून २५ मीटर अंतराच्या आत रस्त्याचे बाजूने जाहिरात लावण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही. 
(८ ) पाठपोट स्वरूपाच्या आणि व्ही आकाराच्या, प्रमाण आकारातील जाहिरात फलकास परवानगी देता येईल . 

(९ ) जाहिरात फलकाच्या आधारासाठी असलेली संरचनात्मक चौकट ही अनुज्ञात फलक आकाराच्या तुलेनत मोठ्या आकाराची असणार 
नाही ती दोन्ही बाजूंनी सह्यांतर मर्यादेच्या (टॉलरन्स लिमिट ) आतील आकाराची असेल . जमिनीच्या सह्यांतरापर्यंत संभाव्य व्यतिरिक्त कोणत्याही 
उभ्या सह्यांतर (व्हर्टिकल टॉलरन्स ) परवानगी दिली जाणार नाही . कोणताही वृद्धिशील फेरबदल हा , प्रमाणकांविरुद्ध जाहिरात फलकाच्या 
आकारातील वाढ आणि परवान्याच्या अटी व शर्तीच्या भंग असल्याचे मानले जाईल . 

( १० ) या नियमांचा अगोदर परवानगी दिलेल्या, अप्रमाणीकृत आकारांच्या अथवा विनिर्देशांच्या सध्याच्या जाहिरात फलकांच्या बाबतीत, ते 
दुरुस्त करून घेण्याकरीता तीन महिन्यांची सवलतीची मुदत देण्यात येईल . 

__ ( ११ ) बस थांब्याच्या वरच्या टोकावर आणि मागील बाजूस, सक्षम प्राधिकारी ठरवील अशा उचित आकाराचे अप्रकाशमान अथवा 
पार्श्वप्रकाशमान जाहिरात फलक लावण्यास परवानगी देता येईल . तथापि , जाहिरातदारास महानगरपालिकेने निश्चित केलेला जादा आकार / 
अधिमुल्य भरावे लागेल . 

(१२) अ- प्रकाशमान विशेष जाहिरात संरचना म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपातील संरचना कुंपणास, जमिनीपासून १० फुट एवढ्या उंचीच्या 
निबंधाच्या अधीनतेने परवानगी देता येईल . त्या जाहिरातीचे क्षेत्र अ- प्रमाणीकृत असे असेल . 

(१३) विद्युत खांब इत्यादींवर प्रदर्शित केल्या जाणाऱ्या जाहिरात टपऱ्यांवरील (किऑस्क ) जाहिराती शहरात सर्वत्र २ .५ ” x ३ . २५ ” उंच 
इतक्या प्रमाण आकाराच्या आणि जमिनीपासून १० फुट इतक्या तलीय सूट अंतरावर ( बॉटम क्लिअरन्स ) असतील . 

७. फलकांची संरचनात्मक मांडणी /फलकाची उभारणी : - फलकाची मांडणीकिंवा उभारणी सौंदर्यशास्त्रदृष्ट्या आणि शासन किंवा 
महानगरपालिका लायसनप्राप्त संरचना अभियंत्याने मान्य केलेल्या संरचना आराखड्यानुसार तंतोतंत करण्यात येईल. अनुज्ञात फलक - आकारामध्ये 
फलक सौंदर्यशास्त्रदृष्टया शोभिवंत दिसावा म्हणून सर्वबाजूंनी यथोचित असलेली चौकट समाविष्ट असेल . संरचना चौकट शक्यतो एका खांबाच्या 
आधारावर किंवा जास्तीत जास्त दोन खांबाच्या आधारावर उभारली जाईल . दोनपेक्षा अधिक खांब वापरून उभारलेल्या विमान संरचनांच्या बाबतीत , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१ , २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 
आवश्यक ते बदल करण्यासाठी तीन महिन्यांची सवलतीची मुदत दिली जाईल. फलकाचे सर्व खांब आणि फलकाचा पृष्ठभाग सुशोभितपणे 
आच्छादण्यात येतील . सर्व फलकांच्या संरचना आणि त्यांचे आधार खांब तसेच फलकाची मागची बाजू वर्षातून किमान दोन वेळा गडद हिरव्या 
( इनॅमल ) रंगाने रंगविण्यात येतील . 

८. फलकाची संरचनात्मक मजबुती : - ( क ) एखाद्या इमारतीची संरचनात्मक मजबुतीच्या दृष्टीने तपासणी करण्यात आल्यावर 
आणि शासन अथवा महानगरपालिका लायसनप्राप्त संरचना अभियंत्यांकडून अशा संरचना मजबुतीबाबत प्रमाणपत्र सादर करण्यात आल्यानंतर 
त्या इमारतीवर कोणताही फलक उभारण्यास परवानगी दिली जाईल . 

( ख ) फलक उभारणाऱ्या अभिकरणास अकल्पित दुर्घटनेतून उद्भवणाऱ्या दायित्वांबाबत आवश्यक तो विमा सादर करावा लागेल . 

९. जाहिरातीचे अनुज्ञेय रंग : - फलकावर वापरण्यात येणारे रंग हे, वाहतूक सिग्नलच्या चिन्हांमधील आणि फलकांवरील लाल , 
पिवळा व हिरवा या रंगांशी कोणतेही साधर्म्य असलेले असणार नाहीत तसेच कोणताही वाहतूक सिग्नल स्पष्टपणे दिसण्यामध्ये अडथळा होईल 
अशा ठिकाणी कोणताही फलक लावण्यात येणार नाही. 

१०. जाहिरात फलकाची कमाल उंची : - ( क ) जमिनीवर फलक उभारण्यात येईल तेंव्हा, फलकाचेटोक म्हणजे त्याची कमाल उंची 
ही ,तलीय सूट अंतर धरून त्याखालील जमिनीच्या पृष्ठभागपासून ७५ फुटांपेक्षा अधिक असता कामा नये . 
____ ( ख ) इमारतीच्या गच्चीवर फलक उभारण्यात येईल तेव्हा, फलकाची कमाल उंची ही , तलीय सूट अंतर धरून गच्चीच्या पातळीपासून 
१२ .२ मीटर ( ४० फूट ) पेक्षा अधिक असता कामा नये. तसेच ती उंची, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या विमाने उतरवण्याच्या व उड्डाणाच्या 
कार्यचालन क्षेत्रांच्या आत प्राधिकरणाने घातलेल्या उंचीच्या निबंधाच्या अधीन असेल . 

( ग) जमिनीवर फलक उभारण्यात येईल तेव्हा, पूलावरून अथवा उड्डाणपुलावरून तो दिसावा म्हणून, जाहिरात फलकाचे टोक म्हणजेच 
त्याची कमाल उंची ही, जेथून तो फलक दिसु शकेल अशा, त्या पुलाच्या अथवा उड्डाणपुलाच्या रस्त्याच्या पातळीपासून १२. २ मीटर ( ४० फूट ) पेक्षा 
अधिक असता कामा नये. 

११. दोन फलकांमधील किमान अंतर : - ( क ) रस्त्याच्या एकाच बाजुच्या खांबावरील / एका रांगेतील दोन फलकांमधले किमान 
अंतर हे २० मीटरपेक्षा कमी असता कामा नये. हे अंतर , फलकाच्या प्राचलापासुन मोजले जाईल . 

( ख ) पाठपोट ( सॅण्डविच ) फलकाच्या बाबतीत , किमान अंतराचे प्रमाणक लागू असणार नाही . 

१२. फलक एका रांगेत लावणे : - (क ) एखाद्या विशिष्ठ ठिकाणी , विशेषकरून मुख्य वाहतूक मार्गांवर आणि द्रुतगती मार्गांवर 
फलकांचा आकार एकसमान ठेवण्यात येईल आणि ते एकाच रांगेत लावण्यात येतील . 

( ख ) पुलांवरील फलकांच्या बाबतीत, फलकाच्या आधाराची उंची ही , भिंतीच्या बांधापेक्षा उंच नसेल अशी एकसमान रांग होईल अशा 
त -हेने जुळेल अशी करण्यात येईल . 

( ग) अभिकरणास सक्षम प्राधिकरण तसे करण्यास फर्माविल तेव्हा तेव्हा, ते अभिकरण कोणतीही नुकसान भरपाई न मागता, स्वत: च्या 
खर्चाने फलक पुन्हा रांगेत लावील, पुन्हा जुळेल अशी करील अथवा त्याची जागा बदलेल . 

१३. फलकाचे प्रक्षेपण : - ( क ) परिबद्ध ( बिल्ट अप ) संरचनेच्या किंवा इमारतीच्या गच्चीवरील फलकाच्या संरचनेस, लोकांच्या 
सुरक्षिततेच्या प्रयोजनार्थ, पुरोभाग रेषेच्या पुढे आणण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही . 
___ ( ख) मोकळ्या मैदानाच्या बाबतीत, जर तेथे पदपथ नसेल तर , फलक , सडकरेषेच्या वाहनमार्गापर्यंत पुढे आणण्यास परवानगी देण्यात येणार 
नाही . 

( ग) मोकळ्या मैदानावरील फलक पदपथापर्यंत पुढे आणण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही . 

१४ . रेल्वेच्या जागेवरील फलक : - ( क ) रेल्वेच्या जागेत अथवा स्थानकांमध्ये लावलेल्याकिंवा पुढील प्रवर्गात मोडणाऱ्या जाहिराती 
या नियमांच्या अंतर्गत विनियमन करण्यास पात्र असतील, 

( एक ) रेल्वेने रेल्वेच्या जागेवर अथवा स्थानकांमध्ये लावलेली ( त्यांच्या कामकाजासंबंधीची असेल तरी ती ), कोणत्याही रस्त्यावरून 
दिसेल अशीकिंवा त्या रस्त्याकडे तोंड करून असेल अशी जाहिरात किंवा भित्तीरंगचित्र , आणि ; 
___ ( दोन ) खाजगी किंवा बिगर -रेल्वे अभिकरणाने रेल्वेच्या जागेवर , स्थानकावर अथवा जमिनीवर लावलेली जाहिरात किंवा भित्तीरंगचित्र . 

( ख ) रेल्वेच्या जागेवर फलक लावण्यासाठी परवानगी घेण्याकरिता, अभिकरणांस रेल्वे प्राधिकरणाकडून ना- हरकत प्रमाणपत्र मिळविल्यानंतर , 
विहीत रितीने महानगरपालिकेच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा लागेल . 


फल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


( ग) रेल्वे प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जागेत लावण्यास परवानगी दिलेले सर्व जाहिरात फलक हे, महानगरपालिकेकडून ना -हरकत प्रमाणपत्र / 
परवानगी मिळण्याकरिता या नियमांच्या तरतुदीं अनुसार असले पाहिजेत . 

( घ) जाहिरात फी साठीची मागणी नोटीस महानगरपालिकेच्या वेळापत्रकानुसार संबंधित जाहिरात अभिकरणास पाठविण्यात येईल. संबंधित 
रेल्वे प्राधिकाऱ्यां अभिकरणाचे नाव , त्यांच्या जागेवर लावावयाच्या फलकाचेठिकाण, आकार, दिलेला कालावधी व अन्य सर्व तपशील पुरविणे 
आवश्यक आहे . 
____ (ड ) असे असले तरी, कोणत्याही माननीय न्यायालयाच्या विशेष निदेशांनुसार अथवा जेथे महानगरपालिकेने फलकांस परवानगी दिलेली 
नसेल त्याबाबतीत, फलक काढण्याची जबाबदारी रेल्वे प्राधिकरणावर असेल. 

१५. अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या जागेवरील फलक : - ( क ) शासकीय, निम-शासकीय - जसे भारतीय आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 
प्राधिकरण, संरक्षण मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम यांसारख्या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या जमिनीवर अथवा जागेवर फलक उभारण्यास 
इच्छुक असलेल्या अभिकरणांना संबंधित प्राधिकरणाकडून वैध परवाना किंवा ना- हरकत प्रमाणपत्र मिळविणे आवश्यक आहे . 

( ख ) जाहिरात फी साठीची मागणी नोटीस महानगरपालिकेच्या वेळापत्रकानुसार संबंधित जाहिरात अभिकरणास पाठविण्यात येईल . संबंधित 
रेल्वे प्राधिकाऱ्यांनी अभिकरणाचे नाव , त्यांच्या जागेवर लावावयाच्या फलकाचेठिकाण , आकार , दिलेला कालावधी व अन्य सर्व तपशील पुरविणे 
आवश्यक आहे . 

१६ . तरंगत्या फुग्यांद्वारे जाहिराती झळकाविण्याकरिता विशेष मानके : – खालील शतींच्या अनुपालनाच्या अधीनतेने , तरंगत्या 
फुग्यांच्या माध्यमातून रोषणाई केलेल्या किंवा रोषणाई न केलेल्या जाहिरातींना परवानगी देता येईल : 

(क ) इतर जाहिराती दिसण्यामध्ये आड येणार नाही अथवा अडथळा करणार नाही अशा रितीने अभिकरण जाहिरात फुगा प्रदर्शित 
करील . 

( ख ) अभिकरण, फुग्याच्या माध्यमातुन उक्त जाहिरात प्रदर्शित करताना कोणतीही आकस्मिक परिस्थिती उद्भवल्यास त्याबाबतीत 
फुग्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करील. 

( ग) अभिकरण, आवश्यक असेल तेव्हा तेव्हा, भारत सरकारच्या नागरी विमानचालन विभागाकडून मिळविलेले ना -हरकत प्रमाणपत्र 
सादर करील आणि त्यांचे सर्व नियम व विनियम यांचे पालन करील . 

(घ ) असा जाहिरात फुगा तरंगत ठेवल्यामुळे किंवा त्याबाबतीत वापरण्यात आलेले कोणतेही साहित्य, वायू वा साधन तरंगत 
ठेवल्यामुळे अथवा उक्त फुगा वा त्याचा कोणताही भाग, वादळ , चुकीची बांधणी, हयगय , अपघात किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने 
पडल्यामुळे अथवा अन्य कारणामुळे कोणत्याही मालमत्तेस किंवा व्यक्तीस झालेल्या कोणत्याही अपघाताबद्दल अथवा कोणत्याही इजेबद्दल 
नुकसानभरपाई देण्यास अभिकरण जबाबदार असेल . 

१७. व्यवसायाच्या ठिकाणी जाहिरात प्रदर्शित करण्याकरिता विशेष प्रमाणके : – व्यवसायाच्या ठिकाणी प्रकाशित केलेले प्रदीप्त 
जाहिरात फलक किंवानिऑन -नाम फलक यासारख्या जाहिरात फलकांना अधिनियमामध्ये व या नियमांमध्ये निर्धारित केलेल्या तरतुदीअनुसार 
परवानगी दिली जाईल आणि ते विनियमित केले जातील. व्यवसायाच्या ठिकाणी प्रदीप्त जाहिरात पेटिका आणि प्रकाशित केलेलेनिऑन- नाम फलक 
यांसारखे जाहिरात फलक प्रदर्शित करण्यास, यापुढे दिलेल्या शतींच्या अनुपालनाच्या अधीनतेने तसेच राष्ट्रीय भवन संहितेच्या भाग दहा - जाहिरात 
फलक व बहि: स्थ जाहिरात संरचना याच्या अनुपालनाच्या अधीनतेने परवानगी देता येईल . मॉल, बिग बजार , खरेदी केंद्रे ( शॉपिंग सेंटर्स ) , 
रूग्णालये, बँका, सिनेमागृहे इत्यादिवरील बृहत फलकांवरील बहुविध जाहिरातींबाबत अपवाद देखील करता येईल . 

( क ) कोणत्याही प्रकाशित वाहतूक फलकाच्या १० मीटर एवढ्या समस्तर अंतराच्या आत कोणताही लाल , पिवळा अथवा हिरव्या 
रंगातील प्रकाशित फलक उभारण्यात किंवा ठेवण्यात येणार नाही. दोन मजल्यांपेक्षा कमी किंवा पदपथाच्या ६ मीटरवर , यांपैकी जी अधिक असेल 
तेवढ्या उंचीवर पांढऱ्या दिव्याव्यतिरिक्त अन्य रंगाच्या दिव्याने प्रकाशित केलेले सर्व जाहिरात फलक कोणत्याही वाहतूक नियंत्रण फलकाला 
अथवा सिग्नलला अडथळा येणार नाही , अशा त -हेने प्रदर्शित करण्यात येतील . 
___ ( ख ) कोणतीही व्यक्ती, एखाद्या जाहिरात फलकातील प्रखर रोषणाईमुळे त्यालगतच्या किंवा आसपासच्या निवासी इमारतींमधील रहिवाशांना 
त्रास होईल असा कोणताही फलक उभारणार नाही . अशा उभारणीकरिता कोणतीही परवानगी दिलेली असली तरी, तो उभारल्यानंतर लगतच्या 
किंवा आसपासच्या निवासी इमारतींमधील रहिवाशांना त्रास होईल इतक्या प्रखर रोषणाईचा असल्याबद्दल प्राधिकरणाचे मत झाल्यास, प्राधिकरण 
विनिर्दिष्ट करील अशा वाजवी कालावधीच्या आत संबंधित जागेचा मालक प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार त्यामध्ये यथोचित सुधारणा करील किंवा तो 
काढून टाकील . 
भाग एक - अ ( म.उ.वि.) - ६५ - २ 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 
(ग) प्राधिकरणाच्या मते सार्वजनिक सुविधा, आरोग्य व सुरक्षितता यांच्या प्रयोजनार्थचालू ठेवणे आवश्यक असतील अशा फलकांव्यतिरिक्त 
कोणतेही विद्युत फलक रात्री ११ नंतर चालू ठेवण्यात येणार नाहीत . 

(घ ) कोणत्याही इमारतीमध्ये सर्रास प्रवेशास अथवा तेथून निर्गमास अडथळा येईल अशा प्रकारे जमिनीवरील कोणताही फलक उभारण्यात 
येणार नाही . 

( ड ) कोणताही प्रक्षेपण फलक अथवा त्याच्या आधाराचा वा चौकटीचा कोणताही भाग इमारतीच्या पुढे वाढविण्यात येणार नाही . तथापि , 
तो रस्त्याकडे तोंड असलेल्या त्या वास्तूभागाच्या रेषेच्या पलीकडे वाढविता कामा नये. 

( च ) व्यवसायाच्या जागेत, त्या ठिकाणी विक्री करावयाच्या उत्पादनांशी अथवा दिल्या जाणाऱ्या सेवेशी संबंधितच जाहिरात लावण्यास 
परवानगी देता येऊ शकेल. 

१८ . निःशुल्क जाहिरातींकरिता परवानगी : - सक्षम प्राधिकाऱ्यास आपल्या स्वेच्छाधीन अधिकारान्वये एकतर केंद्र वा राज्य 
शासनाच्या अथवा महानगरपालिकेच्याच कोणत्याही संघटनेला किंवा धर्मादाय आयुक्ताकडे रीतसर नोंदणी केलेल्या अन्य कोणत्याही संस्थेला किंवा 
संघटनेला धार्मिक , शैक्षणिक किंवा धर्मार्थ प्रयोजनांशी संबंधित जाहिरातींच्या निःशुल्क प्रदर्शनाकरिता परवानगी देता येईल . 

१९. परवानगी मिळविण्यासाठीची कार्यपद्धती : — ( क ) कोणत्याही प्रकारचा फलक अथवा जाहिरात अथवा आकाश-चिन्ह अथवा 
जाहिरात फुगा अथवाकिऑस्क इत्यादी उभारण्यास इच्छुक असणारे कोणतेही अभिकरण, त्याबाबत परवानगी मिळविण्यासाठी, महानगरपालिका 
वेळोवेळी निर्धारित करील अशा फीसह, यासोबत जोडलेल्या नमुना- क मध्ये अर्ज करील . 
( ख ) अर्जासोबत पुढील दस्तऐवज जोडण्यात येतील : 

( एक ) जिच्यावर जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे प्रस्तावित असेल त्या जमिनीच्या / इमारतीच्या मालकाकडून घेतलेले “ ना - हरकत 
प्रमाणपत्र "; 

( दोन ) ज्या जमिनीवर जाहिरात करावयाची आहे ती जमीन महानगरपालिका, शासन, बंदर विश्वस्त व्यवस्था, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व 
क्षेत्र विकास प्राधिकरण , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण इत्यादींसारख्या सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून भाडेपट्टयाने देण्यात आलेली 
असेल तर , पट्टाकाराचे (leassor ) ना -हरकत प्रमाणपत्र देखील आवश्यक आहे ; 

( तीन ) इमारतीच्या गधीवरील फलकाबाबत , सर्वात वरच्या मजल्यावरील भोगवटादाराचे ( भोगवटादारांचे) ना - हरकत प्रमाणपत्र 
आवश्यक आहे ; 

( चार ) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे ना - हरकत प्रमाणपत्र असेल तर , संस्थेच्या सर्व सदस्य मंडळाच्या बैठकीमध्ये रीतसर मंजूर 
केलेल्या ठरावाची, त्या संस्थेच्या लेखापरीक्षकाने प्रमाणित केलेली प्रत ; 

(पाच) त्या स्थानाच्या १ : २५०० " या प्रमाणातील आधारभूत नकाशांच्या आणि १ ": २५० या प्रमाणातील खंड नकाशाच्या दोन 
प्रती ; 

( सहा) प्रस्तावित जाहिरात स्थळाची आखणी व रंगयोजना आणि त्याचे नेमके स्थान दर्शविणारे रेखाचित्र तसेच बाह्य प्रकाश 
खिळण्यांसह संगणकनिर्मित संकल्पचित्र यांच्या दोन प्रती ; 

( सात ) प्रस्तावित जाहिरात स्थळावरील प्रस्तावित फलकाच्या चिन्हांकनासह त्या स्थळाची १० x ८ इंच आकाराची दोन छायाचित्रे ; 

( आठ ) त्या स्थानामध्ये ५० मीटरच्या आत एकाच रांगेत कोणतीही झाडे किंवा अन्य कोणताही फलक अस्तित्वात असल्याचे, 
त्यांच्या आकारासह दर्शविणाऱ्या , त्या स्थानाच्या नकाशाच्या २ प्रती ; 

( नऊ ) आवश्यकता असल्यास, पोलीस ( वाहतूक ) आयुक्त आणि महानगरपालिकेचा उद्यान विभाग यांच्याकडून सक्षम प्राधिकारी 
ना - हरकत प्रमाणपत्र मागवील. 

( दहा ) जेथे जेथे आवश्यक असेल तेथेतेथे, भारत सरकारच्या नागरी विमानचालन विभागाचे ना -हरकत प्रमाणपत्र ; 

( अकरा ) लायसनप्राप्त संरचना अभियंत्याने मान्य केलेला संरचनात्मक मांडणी किंवा आराखडा तसेच संरचनात्मक मांडणीचे 
हिशेब फलकाच्या संरचनेची मांडणी किंवा आराखडा जोडपत्र -एक मध्ये नमूद केलेल्या फलक उभारणीबाबतच्या विनिर्देशानुसार असेल ; 

( बारा ) ज्या इमारतीवर जाहिरात उभारावयाची असेल त्या इमारतीचे, लायसनप्राप्त संरचना अभियंत्याचे संरचना-मजबुती प्रमाणपत्र आणि 
फलकाच्या संरचनेचे संरचना - मजबुती प्रमाणपत्र ; 

( तेरा) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम अन्वयेनोंदणी प्रमाणपत्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २१ , २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


२० . व्यवसायाच्या जागेत रोषणाई केलेले फलक , प्रदीप्त जाहिरात फलक , निऑन फलक इ. माध्यमांतून जाहिरातीस 
परवानगी मिळविण्याकरिताच्या अर्जासोबत सादर करावयाचे दस्तऐवज : - ( क ) व्यवसायाच्या जागेची भाडे- पावती किंवा त्या जागेच्या 
कायदेशीर व प्रत्यक्ष ताब्यासंबंधातील अन्य कोणताही दस्तऐवज किंवा महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमाखालील नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत ; 

( ख ) जाहिरात फलकाचा आकार तसेच त्यांवर प्रदर्शित करावयाच्या मजकुराचा तपशील यांसह त्या फलकाचे रेखाचित्र . 

२१. निःशुल्क जाहिरातीकरिता अर्ज : - ( क ) निःशुल्क जाहिरातीस परवानगी मिळविण्याकरिताचा अर्ज हा , महानगरपालिका 
वेळोवेळी विहीत करील अशा रकमेच्या संस्करण फी व प्रतिभती ठेवींसह अर्जदाराच्या नाममद्रि 

क्षम प्राधिकाऱ्याकडे करण्यात येईल. 
( ख ) ज्या शर्तीवर परवानगी दिलेली असेल अशा कोणत्याही शर्तीचा भंग केला गेल्यास अथवा अर्जदाराने परवानगीची मुदत समाप्त 
झाल्यावर फलक काढून टाकण्यात कसूर केल्यास, प्रतिभूती ठेवीचे समपहरण केले जाईल . 

( ग ) अर्जदार , कार्य अथवा प्रयोजन पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच जाहिराती काढुन टाकण्याची व्यवस्था करील, जो अवधी सामान्यतः १० 
दिवसांपेक्षा जास्त असता कामा नये. तशी माहिती मिळाल्यानंतर , प्रतिभूती ठेवीची रक्कम कोणत्याही शर्तीचा भंग केल्याबद्दल समपहरण केलेली 
नसेल तर, परत करण्यात येईल . 

(घ ) सामान्यतः १० x ३ फूटांपेक्षा अधिक आकाराचे नसलेल्या कापडी फलकांनाच परवानगी देण्यात येईल. भित्तीचित्रांद्वारे जाहिरात 
प्रदर्शित करण्यास परवानगी देता येणार नाही . 

( ङ ) निःशुल्क जाहिरातींकरिता केवळ सक्षम प्राधिकारीच परवानगी देऊ शकेल. 

२२. तात्पुरती जाहिरात परवानगीकरिता अर्ज : - ( क ) तात्पुरती जाहिरात परवानगीकरिता, जसे की पथनाट्य प्रदर्शन , इमारत 
वेष्टने, जाहिरात फुगे इत्यादींच्या माध्यमातुन तात्पुरती जाहिरात करण्याकरिताचा अर्ज, सर्वसाधारणतः, महानगरपालिका वेळोवेळी विहीत करील 
अशा संस्करण फी व प्रतिभूती ठेवीसह विहीत नमुन्यात ( नमुना- क ) सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे करावा. 

( ख ) अर्जदार , कार्य अथवा प्रयोजन पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच जाहिराती काढुन टाकण्याची व्यवस्था करील , जो अवधी सामान्यतः 
१ महिन्यापेक्षा अधिक असता कामा नये. तशी माहिती मिळाल्यानंतर, प्रतिभूती ठेवीची रक्कम कोणत्याही शर्तीचा भंग केल्याबद्दल समपहरण 
केलेली नसेल तर, परत करण्यात येईल . 

२३. जाहिरात परवान्यांकरिता शुल्क : - ( क ) जाहिरातींकरिता भाडे आकार आणि शुल्क हे, अभिकरणांकडून , महानगरपालिकेने 
वेळोवेळी मंजूर केलेल्या दरानुसार , गोळा करण्यात येईल . अभिकरण परवानगी संपण्याच्या दहा दिवस अगोदर, महानगरपालिकेला अग्रिम म्हणून 
सहा महिन्यांचे भाडे आणि शुल्क आगाऊ प्रदान करील. 

( ख ) जर शुल्क विहीत करण्यात आलेल्या काळात प्रदान करण्यात आले नाही तर, ३ महिन्यांच्या विलंबाकरिता परवाना शुल्काच्या २५ 
टक्के रकमेइतकी आणि ६ महिन्यांच्या विलंबाकरिता ५० टक्के रकमेइतकी आपसमेळाची रक्कम देय असेल . ६ महिन्यांच्या पुढे होणाऱ्या 
विलंबाकरिता परवाना रद्द करण्यात येईल . 

( ग) अभिकरणाकडून वर्षातील १५ दिवसांच्या कालावधीकरिता, महानगरपालिकेकडून जसजसे निर्देश देण्यात येईल त्याप्रमाणे एखादा 
नागरी संदेश किंवा इतर कोणताही संदेश प्रक्षेपित करणे अनिवार्य असेल , ज्यासाठी कोणतेही शुल्क देय असणार नाही . 

( घ) अभिकरण, त्याचा कोणताही जाहिरात फलक ( होर्डिंग ) १० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी कोरा ठेवणार नाही किंवा त्यावर त्याचे 
नाव किंवा संपर्क क्रमांक प्रक्षेपित करणार नाही. जर अभिकरणाने सातत्याने फलक कोरा ठेवला किंवा दहा दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी त्यावर 
संपर्क क्रमांक ठेवला तर, अभिकरणाचा परवाना रद्द करण्यासाठी घेण्यात येईल . 

( ङ ) जाहिरात परवान्याच्या नुतनीकरणाच्या वेळी , अभिकरण , सक्षम प्राधिकरणाचे पृष्ठांकन घेण्याकरिता परवाना सादर करील आणि 
आवश्यक ते शुल्क रोख रकमेत, प्रदानादेश ( पे- ऑर्डर) किंवा दर्शनी धनाकर्ष(डिमांड ड्राफ्ट) मध्ये प्रदान करील. जर प्रदान धनादेशाच्या स्वरूपात 
करण्यात आले असेल तर, धनादेश वटल्यानंतरच केवळ परवान्याचे नुतनीकरण करण्यात येईल. वृक्षांचे संवर्धन किंवा महानगरपालिकेच्या 
पदपथावरील प्रक्षेपण यामुळे प्रतिभूती ठेव अंशतः किंवा पूर्णतः समपहरण केली असेल तर, अशा समपहरणामुळे येणारी तूट ही सुद्धा परवान्याचे 
नुतनीकरण करण्यापूर्वी, जर तो रद्द करावयाचे ठरवले नसेल तर , भरून काढण्यात येईल . 
____ ( च ) जाहिरातीच्या रस्त्याच्या दोन्हीपैकी प्रत्येक बाजुला महानगरपालिकेच्या पदपथावरील १० मीटर्सच्या अंतरापर्यंत अस्तित्वात असलेले 
वृक्ष राखणे , त्यांचे संवर्धन व संरक्षण करण्यासाठी आणि या शर्तीचेनिष्ठापूर्वक पालन करण्यासाठी , अभिकरणाने , अस्तित्वात असलेल्या अशा 
प्रत्येक वृक्षासाठी, प्रतिभूती ठेव म्हणून, महानगरपालिकेकडून विहीत करण्यात येईल अशी एक रक्कम ठेव म्हणून ठेवणे आवश्यक असेल . 
भाग एक - अ ( म .उ.वि .) - ६५ -२अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


२४ . व्यवयासाच्या जागेवरील जाहिरात यासारख्या इतर जाहिरातींच्या परवान्याकरिता शुल्क व ठेवी : - ( क ) परवाना 
मिळाल्यावर , अभिकरण, परवानगी मंजूर झाल्याच्या दिनांकापासून दहा दिवसांच्या आत अग्रिम म्हणून , महानगरपालिकेकडून विहीत करण्यात येईल 

असे वार्षिक जाहिरात शुल्क प्रदान करण्यासाठी पात्र असेल . अभिकरणास, परवाना मिळाल्यापासून दहा दिवसांचे आत परवाना अटी व शर्तीचे 
विश्वासाने पालन करण्यासाठी , एका महिन्याच्या जाहिरात शुल्काएवढी रक्कम जमा करावी लागेल. कोणत्याही अटीचा वा शर्तीचा भंग झाल्यामुळे 
जर, जमा केलेली रक्कम अंशतः किंवा पूर्णतः समपहरण केल्यास, त्यापरिणामी ठेवीमध्ये येणाऱ्या तुटीची १५ दिवसांमध्ये भरपाई करावी लागेल. 
अशा परवान्याचे नुतनीकरण, परवान्याची मुदत संपण्यापूर्वी १० दिवसांच्या आत, आधीच करण्यात येईल. 

( ख ) वेष्टने, फुगे, फुगवून केलेल्या जाहिराती, पथनाट्ये ( रोड शोज), राजकीय पक्षाकडून दाखविले जाणारे कार्यक्रम, धार्मिक किंवा 
शैक्षणिक संस्था किंवा वाणिज्यिक आस्थापना , यासारख्या तात्पुरत्या परवान्यांच्या बाबतीत, अभिकरणास उक्त परवाना दिल्यानंतर लगेचच , 
महानगरपालिकेकडून ठरविण्यात आलेले शुल्क आणि ठेवी प्रदान कराव्या लागतील . 

२५ . परवानाधारक अभिकरणाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या : - ( क ) परवानाधारक , संरचना इमारत व जाहिरात फलक हा सौंदर्यशास्त्रदृष्ट्या 
संकल्पित केलेला , आखणी केलेला व सदैव यथोचितरित्या सुस्थितीत आहे याची सुनिश्चिती करील. तसेच जाहिरात फलकाची संरचना व 
जाहिरात फलकाची पाठीमागील बाजू गडद हिरव्या रंगाचा मुलामा देऊन रंगविण्यात येईल . 

( ख ) अश्लील किंवा भडक स्वरूपाच्याकिंवा इतर एखादा क्षोभक संदेश देणाऱ्या जाहिराती प्रक्षेपित करण्यास मुभा देण्यात येणार नाही , 
याची परवानाधारकाने खात्री करावी . 
___ ( ग) जाहिरात फलकामार्फत जाहिरात प्रदर्शित करणारे अभिकरण , अभिकरणाची ओळख पटविणे सोईचे व्हावे यासाठी योग्य त्या 
आकारातील त्याच्या नावाची पट्टी आणि जाहिरात फलकाचा त्याला देण्यात आलेला अनुक्रमांक , जाहिरात फलकाच्या कोपऱ्यात दिलेल्या जागेत 
प्रदर्शित करील किंवा लावील. अभिकरण , परवान्याची मुदत संपण्याचा महिना व वर्षही प्रदर्शित करील . 

( घ) ( एक ) जाहिरात फलकाच्या प्रत्येक बाजुला महानगरपालिकेच्या पदपथावरील २५ मीटर अंतरावरील अस्तित्वात असणारे वृक्ष 
राखणे , त्यांचे जतन व संरक्षण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी , अशी परवानगी ज्या कोणा अभिकरणाला दिलेली आहे , त्याच अभिकरणावर राहील . 

( दोन ) फांदया कापणे, झाडे तोडणे, सुबकरित्या कापणे आणि /किंवा छाटणे यासारख्या अपराधाकरिता महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे) झाडांचे 
संरक्षण व जतन अधिनियम , १९७५ मध्ये सुचविलेल्या कोणत्याही दंडात्मक कारवाईबरोबरच सक्षम प्राधिकरण, ठेवीमधील काही भाग किंवा पूर्ण 
ठेव समपहरण करील आणि त्याबरोबरच अभिकरणाला दिलेली परवानगी आपोआपच रद्द झाल्याचे मानण्यात येईल . दुसऱ्या वेळी प्रतिभूती ठेवीचे 
अंशतः होणारे समपहरण हे परवानगी आपोआपच रद्द होण्यातही होईल . 

( ङ ) परवानाधारकास , दारूची किंवा तंबाखू आणि तंबाखूशी संबंधित उत्पादने यांची कोणतीही जाहिरात प्रदर्शित करण्यास प्रतिबंध 
करण्यात येत आहे. 

२६. जाहिरातीच्या परवान्याचे नुतनीकरण : - ( क ) अर्जदार अभिकरण, परवान्याच्या नुतनीकरणासाठी विहीत केलेल्या नमुना 
“ ब ” मध्ये महानगरपालिकेने वेळोवेळी विहीत केलेल्या शुल्कासह, सक्षम प्राधिकरणाकडे अर्ज करील. 
( ख) नुतनीकरणाच्या अर्जाबरोबर पुढील दस्तऐवज जोडण्यात येतील : 

१. जमिनीच्या मालकाचेकिंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याचे ना -हरकत प्रमाणपत्र ; 
__ २. पोलीस आयुक्त ( वाहतूक) यांनी यापूर्वी दिलेले ना- हरकत प्रमाणपत्र, जर त्या जाहिरात फलकाचा आकार आणि उंची 
बदलण्यात आली नसेल तर , विद्यमान जाहिरातीच्या बाबतीत,विचारात घेण्यात येईल ; 

३. कोणत्याही लायसनप्राप्त संरचना अभियंत्याचे संरचना मजबुतीचे(स्थिरतेचे) प्रमाणपत्र ; 

४ . जाहिरातफलकाच्या १० x ८ च्या छायाचित्राच्या दोन प्रती . 
२७. जाहिरात परवान्याचे हस्तांतरण : - जाहिरात फलकाच्या परवान्याचे सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्ण परवानगीने आणि पुढील 
बाबीस अधीन राहून , वेळोवेळी महानगरपालिकेने विहित केलेल्या हस्तांतरण शुल्काचे प्रदान केल्यानंतर , हस्तांतरण करता येऊ शकेल, 

( क ) अभिकरणाची लेखी संमती, म्हणजे परवानगी / परवान्याचा धारक आणि जमीन मालकी प्राधिकरण / सहकारी संस्था ; 

( ख ) कायदेशीर हस्तांतरणाच्या बाबतीत, मूळ मालकाच्या मृत्युचे प्रमाणपत्र आणि कायदेशीर उत्तराधिकारी किंवा कायदेशीर वारस 
यांचा पुरावा आणि इतर कायदेशीर वारसांकडून ना - हरकत प्रमाणपत्र 

( ग) इतर सर्व मागणीदारांसाठी क्षतिपूर्ती करण्याबाबत आयुक्तांना शपथपत्र ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, जून २१, २०१४/ ज्येष्ठ ३१ , शके १९३६ 
( घ) विक्रीद्वारे हस्तांतरणाच्या बाबतीत, विक्रीचे दस्तावेज आणि खरेदीदाराकडून महानगरपालिकेच्या सर्व दाव्यांमधून क्षतिपूर्ती 
केल्याचे क्षतिपूर्ती बंधपत्र . 

२८ . अर्ज निकालात काढण्याची कार्यवाही . — ( क ) अर्ज सादर करतेवेळी, विहित नमुन्यात भरलेल्या अर्जाची व त्यासोबत 
जोडलेल्या दस्तऐवजांची सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून जो अर्ज स्वीकारील, एक छाननीपूर्व छाननी करण्यात येईल . जर अर्ज सर्व बाबतीत परिपूर्ण 
असल्याचे आढळून आले तरच, केवळ तो संस्करण-फीसह स्वीकारण्यात येईल . म्हणून, अर्जदारांना सर्व बाबतीत परिपूर्ण भरलेला अर्ज सादर 
करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे . 

( ख ) मिळालेल्या प्रत्येक अर्जाची पोचपावती देण्यात येईल आणि त्यावरील निर्णय , अर्जमिळाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत 
अर्जदाराला सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून लेखी कळविण्यात येईल. विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत जर अशा अर्जावरील निर्णय अर्जदारास कळविण्यात 
आला नाही तर, परवानगी देण्यात आली आहे असे मानण्यात येईल . 

( ग ) सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून परवानगी देण्यात आल्यावर , नमुना - क मधील परवाना देण्यात येईल . 

( ड ) एखादा विशिष्ट ठिकाणाच्या जाहिरातीकरिता दोन वर्षांहून अधिक होणार नाही इतक्या कालावधीसाठी परवानगी देता येईल व नंतर 
नूतनीकरण करण्यात येईल . 

२९. अपील प्राधिकारी . — ( क ) सहायक आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयाविरुद्धचे अपील महानगरपालिका उप आयुक्तांकडे दाखल 
करण्यात येईल . 

( ख ) महानगरपालिका उप आयुक्तांनी दिलेल्यानिर्णयाविरुद्ध आयुक्तांकडे अपील दाखल करण्यात येईल. 

३०. अपिलाकरिताची कार्यपद्धती . - (क ) कनिष्ठ प्राधिकरणाचा किंवा यथास्थिती वादकारणाचा आदेश मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या 
आत, महानगरपालिकेकडून विहित करण्यात येईल अशा अपिलाच्या शुल्कासह अपील दाखल करण्यात येईल . 

( ख) अपील प्राधिकाऱ्यास, वाजवी कारणासाठी, त्याच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार , अपील दाखल करण्याच्या दिवसांपर्यंतचा विलंब, क्षमापित 
करता येईल . 

( ग ) अपील प्राधिकारी, शक्यतोवर, चार आठवड्यात अपिलावर निर्णय देईल . 

( घ) अर्जदाराने , त्याच वादकारणासाठी, एकसमयावेच्छेदकरून, न्यायालयात दाद मागितली असेल तर, अपील आपोआपच फेटाळण्यात 
आले असल्याचे मानण्यात येईल . 

( ड ) कोणत्याही न्यायप्रांगणाकडे अपील प्रलंबित असताना, जाहिरात फलकाचा मालक किंवा परवानाधारक कथित जाहिरात फलकावर 
कोणतीही जाहिरात प्रदर्शित करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


नमुना अ 


अर्जाचा नमुना 

[ नियम १९ ( क) पहा 
( महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम २४४ पहा ) 


१. 


अर्जदाराचे नाव 


२. अभिकरणाचे नाव 


३ . दर्जा 


: खाजगी मालकीची संस्था /कंपनी/ धर्मादाय न्यास / इतर . 


४ . पत्ता 


दूरध्वनी क्र . 


फॅक्स क्र . 


५ . ज्यासाठी अर्ज केला आहे त्या जाहिरातीचे माध्यम 


: प्रकाशित / अप्रकाशित 


६ . जाहिरातीचा प्रकार 


: तात्पूरती/ तात्पूरती नसलेली 


७. अर्ज केलेल्या जाहिरातीचेस्वरूप 


८ . मोफत निशाण प्रदर्शित करण्यासाठी अर्ज केला आहे का ? : होय / नाही 


होय असल्यास , 


( क ) विद्याविषयक / धार्मिक/ सामाजिक जनजागृती / आरोग्य / राजकीय / इतर . 


1 . 


ज 


( ख) कालावधी 


:.................... पासून .............. पर्यंत . 


( ग ) ठिकाण : एक / अनेक 


अनेक असल्यास , 


( एक ) ठिकाणांचे क्रमांक 


( घ) मोफत निशाणावरील संदेशाचा मजकूरः । 


( ड ) तुम्हाला जो नागरी संदेश दयायचा आहे, त्या नागरी संदेशाचा प्रवर्ग दर्शवा 


( च ) न्यासाच्या नोंदणीची छायाचित्रप्रत सोबत जोडली आहे का ? 


: होय /नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


९ . मोजमाप : 


मोजमाप 


चौ . फुट 


चौरस मीटर 


लांबी 


एकूण क्षेत्र 


उंची 


१० . स्थाननिश्चयन : 


रस्त्याचे नाव 


• रस्त्याची रुंदी 

. . .... ..... . 
• २५ मीटरच्या आतिल असलेल्या जाहिरात फलकांचा क्रमांक : ........ 
• रस्त्याच्या प्रत्येक बाजूला २५ मीटरच्या आत असणाऱ्या वृक्षांची संख्या : .......... 
• वृक्ष तोडण्याची आवश्यकता आहे किंवा कसे ? 

: होय / नाही. 


११ . जमीन मालकाचे नाव । 


१२. जमीन मालकाचे नाहरकत प्रमाणपत्र सादर केले आहे का ? 


: होय / नाही. 


१३ . नियम १९ ( ख) नुसार दस्तऐवज सादर करण्यात आले आहेत किंवा कसे ? : होय / नाही 


मी, वर दिलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका ( आकाश-चिन्हे व जाहिरात प्रदर्शन नियमन व नियंत्रण ) नियम, २०१४ च्या तरतुदी काळजीपूर्वक 
वाचल्या आहेत आणि सर्व शर्तीचे अनुपालन केले आहे. मी दिलेली माहिती खोटी असल्याचे आढळून आल्यास, कायद्यानुसार विहित करण्यात 
येईल अशा दंडात्मक कार्यवाहीसाठी मी पात्र असेन असे मी मान्य करतो. 


दिनांक : 


अर्जदाराची स्वाक्षरी, 


पदनाम . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २१ , २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


केवळ कार्यालयीन वापरासाठी : 


महाराष्ट्र महानगरपालिका ( आकाश-चिन्हे व जाहिरात प्रदर्शन नियमन व नियंत्रण ) नियम , २०१४ च्या नियम २८ अनुसार अर्ज परिपूर्ण आहे 
किंवा कसे ? 

: होय / नाही 


( क ) नोंदणी क्रमांक 


( ख ) संस्करण शुल्क 


..... . ... ... ... .... 


( ग) ठेव 


( घ ) अर्ज मिळाल्याचा दिनांक : ............ 


( ड ) बोलावण्याचा दिनांक 


सक्षम प्राधिकाऱ्याची सही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


नमुना ब 
[ नियम २६( क ) पहा ] 
नूतनीकरणाच्या अर्जाचा नमुना 


अर्जदाराचे नाव व पत्ता 


२ जाहिरातीचा सविस्तर तपशील 


ठिकाण 


my 


४ | मंजूर आकार व प्रकार 


५ रोषणाई केलेले( प्रकाशित ) / रोषणाई न केलेले( अप्रकाशित ) : | 


६ मागील नूतनीकरण कोणत्या दिनांकापर्यंत केले आहे ? 


७ नूतनीकरणाचा पुढील कालावधी 


: 


| मंजूर जाहिरात फलकाच्या पुढील नूतनीकरणासाठी 
मालमत्ता धारकाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे 
किंवा कसे ? 


दिनांक : 


अर्जदाराची स्वाक्षरी . 


भाग एक - अ ( म. उ.वि .) - ६५ - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


नमुना क 

[नियम २८ (ग) पहा ] 
( महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम २४४ ) 


परवाना क्रमांक : 


...... ....... 


.... . .... पासन ... . ...... ........ .... 


मेसर्स ....................................................., राहणार ............................... 
यांना. याद्वारे ........... .. . .. 

................ पर्यंतच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र 
महानगरपालिका ( आकाश-चिन्हे व जाहिरात प्रदर्शित करण्याचेनियमन व नियंत्रण) नियम , २०१४ च्या तरतुदींच्या अनुपालन करण्याच्या अधीनतेने , 
खाली तपशीलवार दिल्याप्रमाणे आकाश -चिन्ह उभारण्यास प्राधिकार दिले आहेत : 


आकाश- चिन्हाचे 


प्रदर्शनाचा कालावधी 


आकाश-चिन्हाचे 
ठिकाण 


आकाश-चिन्हाचा 
आकार व क्षेत्र 


स्वरूप 


पासून 


पर्यंत 


अर्जदाराने महानगरपालिकेने विहित केलेल्या दराने चलन क्रमांक . ... 


दिनांक ............./ २० ......... द्वारे रुपये.. 


........ इतके शुल्क प्रदान केले आहे. 


दिनांक : 


। 


। 


सक्षम प्राधिकारी , 


महानगरपालिका . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१ , २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


जोडपत्र - एक 


जाहिरात फलक उभारण्याकरिता विनिर्देश 


( क ) प्रस्तावना : 
या जोडपत्रात महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात जाहिरात फलक उभारण्यासंबंधातील विनिर्देश व सविस्तर तपशील दिलेला आहे. 
( ख ) सर्वसाधारण : 

१. जाहिरात फलक गंजू नयेम्हणून त्याला वेळोवेळी रंग देऊन यथोचितरीत्या सुस्थितीत ठेवण्यात यावे. त्याच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व 
सांध्यांची नियतकालाने तपासणी करण्यात यावी. 

२. महानगरपालिकेचा परवानगी क्रमांक आणि जाहिरात कंपनीचे नाव ठळक ठशात प्रदर्शित करणे अनिवार्य केले आहे. नवीन रोमन 
टंकात ही अक्षरे काळ्या रंगाच्या पार्श्वभूमीवर पांढऱ्या रंगाने ६ इंच इतकी मोठी असावीत . 

३. जाहिरात फलकांची उभारणी आवश्यक असेल तेथे यंत्राद्वारे उभारणी ( साधनांद्वारे) करण्यात यावी आणि कोणताही अपघात होऊ 
नये यासाठी सर्व सावधगिरीची उपाययोजना करण्यात यावी. 

४. जाहिरात फलक उभारल्यामुळे वाहनांच्या व पादचाऱ्यांच्या जाण्यायेण्याच्या, वाहतुकीच्या उपद्रवास किंवा गैरसोयीस प्रतिबंध 
होण्यासाठी अभिकरण , आवश्यक ती सर्व सावधगिरी घेईल . 
( ग ) १. जाहिरात फलकाचे स्थान , जंक्शनच्या किंवा सर्कलच्या कडेपासून २५ मीटरच्या आत नसावे . 

२. जर जाहिरात फलक पदपथाच्या जवळ / वर उभारावयाचा असल्यास, जाहिरात फलक रस्त्याच्या मध्यबिंदूपासून ३० अंशाचा 
कोन इतके अंतर साधून असावा. 
( घ ) जाहिरात फलकाच्या उंचीची मर्यादा आणि आकार : 

एकखांबी, द्विखांबी व छतावरील जाहिरात फलकाच्या वरील टपाचा भाग हा संबंधित रस्त्याच्या मध्यकापासून ७५ फुटापेक्षा अधिक 
असता कामा नये. 
( ड) उपद्रव आणि प्रदुषणास प्रतिबंध : 

१. अभिकरण, मालमत्तेचे मालक लगतचे भाडेकरू किंवा भोगवटादार आणि सर्वसामान्य लोक यांना कोणत्याही प्रकारचा उपद्रव 
किंवा गैरसोय होण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आणि अशा मालमत्तेची कोणतीही हानी व (पाण्याचे) प्रवाह व जलमार्ग यांचे कोणत्याही प्रकारे 
प्रदूषण होण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक ती सावधगिरी घेईल . 

२. अभिकरण , त्याच्या स्वत: च्या खर्चाने आणि महानगरपालिकेच्या समाधानासाठी कामाची अंमलबजावणी करत असताना, रस्ते , 
पदपथ , पारगामी निःसारण बांधकामे , किंवा सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्ता याचे झालेले कोणतेही नुकसान , मग जो काही खर्च असेल 
तो , भरून देईल . 

३. कोणताही जाहिरात फलक , जेथे तो उभारण्यात आला असेल त्या इमारतीच्या जवळच्या किंवा त्या इमारतीमधल्या किंवा 
त्याच्या लगतच्या मालमत्तेचे कोणतेही दरवाजे आणि /किंवा खिडक्या यांच्यामध्ये अडथळा आणणार नाही. 

४ . सर्व कचरा किंवा अनावश्यक सामग्री , अभिकरणाकडून स्वच्छ करण्यात येईल . 
( च ) १. संरचनात्मक विनिर्देश : 

( च ) १.१ सर्व संरचनात्मक पोलादी वेल्लिन छेद व पट्ट्या ( स्टील रोल्ड सेक्शन्स अॅण्ड प्लेटस् ) या बीआयएस - २२६-१९५७ 
आणि बीआयएस- ७०६२- १९८० यास अनुरूप असतील . 

( च ) १. २ संरचनात्मक आराखडा बीआयएस ८००- १९८४ अनुरूप असेल . 

( च ) १.३ संरचना, बीआयएस ८७५ भाग दोन अनुसार ३३ मी / से. इतका हवेचा भार / दाब सोसेल अशाप्रकारे आरेखित केलेली 
असेल . 

( च) १. ४ प्रबलित काँक्रीटचा ( आर. सी. सी ) पाया चांगल्या स्थितीतल्या मातीच्या स्थितीनुसार घालण्यात येईल आणि पायाची खोली 
१५०० मी . मी . पेक्षा कमी असणार नाही आणि बीआयएस ४५६ अनुसार असेल . 

( च ) १. ५ संकल्पचित्राची परिगणना, महानगरपालिकेत नोंदणी केलेल्या एखादा व्यवसाय करणाऱ्या संरचना अभियंत्याकडून 
तपशीलवार आरेखनांसह सादर करण्यात येईल . 
भाग एक - अ ( म .उ.वि .) - ६५ -३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१ , २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


( च ) २. जमिनीवरील जाहिरात फलक : 
( च ) २.१ एका खांबावरील : 
पाया : - एकखांब हा प्रबलित क्रॉक्रीटच्या तलाधारावर आणि चबुतऱ्यावर साच्यात ओतलेला असेल . 
खांब : - ४५० मी. मी. व्यासाचा एकल वर्तुळाकार खांब २ मी. मी जाडीच्या एम.एस. शीटस्चा बनवण्यात येईल . 
जाहिरात फलक : - फलक हा एम.एस. बॉक्स एस . एच. आर . सेक्शनचा बनविण्यात येईल 

फलकपटल (पत्रा) : - फलकपटल हे एम. एस . अँगल्सच्या सहाय्याने १८ एसडब्ल्यूजी जाडीचे जी आय चे असेल. पट्टी क्रमांक ६ च्या 
प्रातिनिधिक संरचनेचा तपशील अभ्यासावा . 

( च ) २ . २ द्विखांबी : 
पाया : - द्विखांबी हा प्रबलित क्राँक्रीटच्या तलाधारावर व चबुतऱ्यावर साच्यात ओतलेला असेल . 
खांब : - खांब ७५ कि .ग्रॅ / मी. दराने आय.एस. एम. बी २५० चे बनविण्यात येतील . 
जाहिरात फलक : - जाहिरात फलक एम. एस .बॉक्स एस .एच . आर. सेक्शनचे बनविण्यात येतील . 

फलकपटल : - फलकपटल हे योग्य प्रकारच्या प्रबलित क्राँक्रीट तुळईच्या चौकटीसह फक्त प्रबलित क्राँक्रीट तुळाईच्या आधारे १८ 
एसडब्ल्यूजी जाडीच्या जी आय पटलाचे असतील . 

( च ) ३. छतावरील जाहिरात फलक : 
हा केवळ प्रबलित क्राँक्रीट सांगाड्याच्या संरचनेवरच उभारण्यात येईल . 

इमारतीचे आणि पायाचे, महानगरपालिकेकडे नोंदणी असलेल्या व्यवसाय करणाऱ्या संरचना अभियंत्याकडून घेतलेले स्थिरता प्रमाणपत्र 
सादर करावे लागेल . 

जाहिरात फलकाच्या तळाला योग्य त्या प्रबलित क्राँक्रीटच्या खांबाच्या सांगाड्यासह केवळ प्रबलित क्राँक्रीटच्या स्तंभानीच आधार देण्यात 
यावा . 

जाहीरात फलक हे एमएसबॉक्स, एसएचआर सेक्शनचे बनविण्यात येतील आणि त्यास एम. एस. अँगल्सवर १८ एसडब्ल्यूजी जाडीच्या 
जीआय शीटस्ने आधार देण्यात येईल . 

( छ ) विद्युतीकरण : 

१. जेथे ( जाहिरात फलक ) रोषणाई करण्याची व्यवस्था करावयाची आहे, तेथे संबंधित वीज पुरवठा प्राधिकरणाकडून आवश्यक ती मान्यता 
घेण्यात यावी आणि ( अपघात होऊ नये ) यासाठी आवश्यक त्या सुरक्षेच्या उपाययोजनाही करण्यात याव्यात . 

२ . ( जाहिरात फलक ) रोषणाई केल्यामुळे, जाहिरात फलकाच्या / जहाजावर जाणारा मार्ग ( गॅन्ट्री) / पादचारी लोकांना जाण्यायेण्याचा मार्ग 
( फुटपाथ) / वरपूल , यथास्थिति , यांच्या जवळून किंवा खालून वाहतूक करणाऱ्यांना, जाणाऱ्या येणाऱ्यांना, यांचा अडथळा येऊ नये, अशाप्रकारे 
त्याची रचना करण्यात यावी . निवासी क्षेत्रात रोषणाई केलेले जाहिरात फलक रात्रीच्या वेळी वाजवी तासांकरिता हाताने किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने 
बंद करण्यात येतील . 

३. सर्व इलेक्ट्रॉनिक घटक बी . आय. एस. ला अनुरूप असतील . 
४. जमिनीखालून घातलेल्या तारा १६ स्वे . मी . २ कोअरच्या असाव्यात . 

५ . मीटर बॉक्स , ईएलसीबी , एमसीबी, वितळतार ( फ्यूज ) कटआऊट , टायमर काँट्रक्टर आणि बंद करण्याची व्यवस्था बीईएससीओएल ने 
आवश्यक केल्याप्रमाणे असेल . 

६ . रोषणाई , २ नॉस ४०० वॅट मेटलहॅलाईडच्या हलक्या तावदानाच्या खिळण्यांची ( लाईट फिक्चर्सची) असेल 

७. बीईएससीओएलने आवश्यक केल्याप्रमाणे, जमिनीखाली १८ मी . खोल असणाऱ्या भू- संपर्कनासाठी ( अर्थिंग ) जीआय पाईप, नरसाळे 
( फनेल ) कोळसा, मीठ , विटांचे दगडी बांधकाम इ. चा वापर करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रभाकर पवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 21st June 2014 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT. 

No. PMC . 3010 /C .R .394 /10 /UD -22 . — The following draft Rules, which the Government of Maharashtra , 
proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 456 A read with sections 244 
and 245 of the Maharashtra Municipal Corporations Act (LIX of 1949), and of all other powers enabling it in that 
behalf, with a view to regulating and control the display of sky- signs and advertisement in the areas ofMunicipal 
Corporations, is hereby published as required by sub - section (2 ) of the said section 456A , for the information of 
all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration 
by the Government ofMaharashtra on and after the expiry of a period of thirty days from the date of publication 
of this notification in the Maharashtra Government Gazette . 

2 . Any objection or suggestion , which may be received by the Principal Secretary (UD - 2 ), Urban 
Development Department, 4th Floor, Mantralaya , Mumbai 400 032 , from any person with respect to the said 
draft , within the aforesaid period , will be considered by the Government. 

Draft Rules 
No. PMC .3010 /C . R . 394 / 10 /UD - 22 . — Whereas , by the Government of Maharashtra , Urban Development 
Department, Notification No.MC - 3010 /C . R .394 / 10 /UD - 22 , dated 21st June, 2014 published in the Maharashtra 
GovernmentGazette , Extraordinary Part -I- A Central sub division , dated 21st June, 2014 announced its intension 
to make rules , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 456A read with sections 244 and 
245 of the Maharashtra Municipal Corporations Act ( LIX of 1949), with a view to regulating and control the 
display of sky-signs and advertisement in the area of the Municipal Corporations. 

And whereas, the objections and suggestions received pursuant to the said notification within the period 
mentioned therein have been considered by the Government. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sections 244 and 245 read with sub -section ( 1 ) of 
section 456A of the Maharashtra Municipal Corporations Act ( LIX of 1949), the Government ofMaharashtra 
after previous publication , as required by sub -section ( 2 ) of the said section 456A and in supersession of the 
Bombay ProvincialMunicipalCorporations (Control of Advertisement and Hoarding) Rules , 2003 and all others 
rules, orders , instruments issued by the Government of Maharashtra and Municipal Corporations in this regards, 
exercising powers delegated under the Maharashtra Municipal Corporation Act, make the following rules 
regulating control of the display of sky- signs and advertisement in the area of the Municipal Corporations, as 
follows, namely: 

1 . Short title, extent and commencement. — ( 1 ) These rules may be called the Maharashtra Municipal 
Corporations (regulation and control of the display of sky-signs and advertisement ) Rules, 2014 . 

(2 ) They shall apply to the area of all the municipal corporations established and constituted under the 
Maharashtra Municipal Corporations Act (LIX of 1949). 

(3 ) They shall come into force at once. 
2 . Definitions . — (I) In these rules, unless the context otherwise requires, 

(a ) “ Act ” means Maharashtra MunicipalCorporations Act ; 

(6 ) “ Advertisement ” means and includes any device or representation in any manner such as 
announcement or direction by word , letter , model, sign by means of posters, hoarding boards, banners , 
temporary arches, illuminated signs, name boards, direction boards ,balloons, etc.; 

(c ) “ Agency ” means an applicant who may be an individual, Government , semi-Government 
organizations, registered charitable organization , firm , partnership or a company incorporated under the 
Companies Act, 1956 ; 

(d ) “ Banner ” means cloth or any other material, which contains some advertisement or 
announcement or written matter for display in public place ; 

(e) “ Building wrap advertisement” means an advertisement displayed on any building frontage usually 
stretched across the building frontage or on scaffolding of a building under construction or repair or by 
sticking or fixing it to a glass frontage or window ; 

(f) “ Building wrap electronic advertisements without any use of poles, etc. which are used to erect 
hoardings ” means an advertisement displayed on any building frontage, which is not a heritage structure , 
using digital displays , which can be switched on at night time and may flash or appear in a synchronized 
manner in one or more different colours ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१ , २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


( g ) “ Bus shelter advertisement ” means an advertisement displayed on the structure of a bus shelter 
including translates, or such other display ; 

(h ) “ Commissioner " means a Municipal Commissioner or any officer of the Municipal Corporation 
duly authorized by him ; 

(i) “ Competent authority ” means Commissioner or any officer of the Municipal Corporation duly 
authorized by him ; 

(j) “ Corporation ” means theMunicipal Corporation established and constituted under the provisions 
of theMaharashtra Municipal Corporations Act ; 

(k ) “ Central rotary place ” means a central island on the junction of the roads kept for controlling the 
traffic ; 

(1) “ Direction boards ” means board put up by private and commercial establishment to indicate 
direction to their offices or commercial establishment ; 

(m ) “ Electronic display ” means electronically operated advertisement display fixed on a structure 
and is obtained by the operation of an electronic or electrical device such as neon lights, LED or LCD 
Display ; 

(n ) “ Gantry advertisement ” means advertisement affixed on a gantry erected across a road and 
usually fabricated ofmetal section pillars fixed on either side of a road with a beam shaped section connecting 
the top of the pillars across the road with the advertisement on the face opposite to the direction of traffic ; 

(o ) “ Glow sign box advertisement ” means an advertisement displayed on a transparent or translucent 
sheet of any plastic material mounted on a metal sheet box , illuminated from behind using electrical 
lamps ; 

(p ) “ Hoarding ” means any surface of structure erected on ground or any portion of a roof of a building 
at or above the parapet, with characters, letters or illustrations applied thereto and display in any manner 
whatsoever, out of door , for purpose of advertising or to give information with a view to attract the public 
to any place, persons,public performance articles of merchandise whatsoever and also includes advertisement 
by using neon bulbs/lights/lamps , which flash and appear in a synchronized manner in one or more different 
colours ; 

(q ) “ Kiosks ” means an advertisement displayed on single or both the sides of Electric Pole ; 

(r ) “ Mobile advertisement display " means a double or single sided hoarding or panelmounted on or 
behind a vehicle in a manner that it can be driven around or parked at strategic locations for a better 
display of the advertisement ; 

(s ) “ Poster "means sheet of paper or any othermaterial used to advertise something for display in a 
public place ; 

(t) “ Prescribed application form ”means a form appended hereto on which an application for permission 
to erect and display an advertisement or renew the existing permission for any outdoor media is to be 
made to the Corporation ; 

(u ) “ Protecting railing ” means a metal railing or a railing fixed with the help of pillars made up of 
any material e. g. fibre , etc . on the road or on the dividers, footpaths, bridges, etc. for guiding and regulating 
the traffic as well as the movement of the pedestrians ; 

(v ) “ Road line or street line ” means the line deciding the limits of the sides of the road or the streets 
as the case may be; 

(w ) “ Scroller display advertisement” means a box type display with rollers for scrapping a display of 
looped printed sheet displaying an advertisement. This may be either non -illuminated or illuminated or 
backlit ; 

(x ) “ Sky-sign ” means any word , letter, model, sign , device or representation in the nature of an 
advertisement, announcement or directions, supported on or attached to any post, pole , standard framework 
or other support wholly or in part upon or over any land, building or structure which , or any part of which 
sky sign , shall be visible against the sky from some point in any street and includes all and every part of 
any such post, pole , standard framework or other support. The expression “ sky - sign ” shall also include any 
balloon , parachute , or other similar device employed wholly or in part for the purposes of any advertisement, 
announcement or directions upon or over any land , building or structure or upon or over any street but 
shall not include ; 

(i) Any flagstaff, pole, vane or weathercock , unless adopted or used only or in part for the 
purpose of any advertisement, announcement or direction . 

(ii) any sign , or any board , frame or other contrivance securely fixed to or on the top of the wall 
or parapet of any building or on the cornicle or blocking course of any wall, or to the ridge of a roof ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २१ , २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


Provided that such board , frame or other contrivance be of one continuous face and not open work , and do 
not extend in heightmore than three feet above any part of the wall , or parapet or ridge to against, or on which 
it is fixed or supported ; 

(iii ) Any word , letter ,model, sign , device or representation as aforesaid , relating exclusively to 
the business of any Government authority and so placed that it cannot fall into any street or public 
place ; 

(iv ) Any notice of land or building to be sold , or let, placed upon such land or buildings ; 
(y ) “ Stop line ” means the line at which the traffic must stop before crossing the junction at signal 
intersection ; 

(z ) “ Temporary arches ” means temporary structures erected across the road for greeting of 
personalities or for display of advertisement ; 

(aa ) “ Temporary advertisement ” means and refers to advertising,within a limited area or road 
at times of a festival or celebration for a limited period. This permission will be with respect to 
temporary hoardings , arches, banners or pole -flags . Bulk commercial hoardings, arches, banners or 
pole - flags. Bulk commercial hoardings shall include those displayed on a mobile media such as a 
service van and /or delivery vehicle ; 

(ab ) “ Tri-vision advertisement (Or Tri- Ad ) ” means an advertisement hoarding that uses rotating 
triangular panels in a synchronized manner such that the three faces of the triangular section are 
seen one after the other displaying three different advertising messages. These could be illuminated 
or non - illuminated ; 

(ac) “ Vehicle track ” means such part of the road on which the vehicles are permitted to travel ; 

( ad ) “ Wall painting advertisement ” means an advertisement displayed by painting it directly 
on the wall or structure of a building or any civil structure ; 

(ae) “ wall stickers ” means a big piece of paper or any other material used to advertise in the 
public places ; 
( II) The word and expressions used but not defined herein shall have their respectivemeaning as assigned 
to them under the Act. 

3 . Permission for advertisement : - ( 1) No agency , without the permission in writing from the Competent 
Authority , shall erect, exhibit, fix , retain or display any advertisement bymeans of hoarding , posters , sky signs, 
kiosks , wall paintings, wall stickers, balloons whether existing or not. Such permission shall not be granted , 
unless prior scrutiny of such advertisement is made by the Competent Authority and it is satisfied that the 
erection or fixing of such advertisement is not likely to offend against decency or morality and is fulfilling all the 
normsmentioned in these rules and the provision contained in the Act in this regards . 

( 2 ) (a ) Subject to the provisions of section 79 of the Maharashtra Municipal Corporations Act , and these 
rules, Corporation shall permit advertisement by various means mentioned in sub -rule ( 1 ) on Municipal lands 
by inviting tenders. 

(6 ) All existing hoardings on the date of commencement of these rules on Municipal lands shall be removed 
at expiry of existing agreement or grace period of three months from the date from which these rules come into 
force , whichever is earlier. 

( 3 ) ( a ) Any other Agency desirous the display of advertisement or erect the hoardings on their land or 
premises shall have to obtain a valid license from the competent authority as per the provision contained in 
these rules and under the relevant sections of the Act . 

(6 ) The competent authority while granting such license shall also take into account the provision of the 
Development Control Regulations. 

( 4 ) Permissions for advertisement shall not ordinarily be refused if they are in conformity with the 
Development Control Regulations, provisions of the Act and these rules, unless there is any specific objections 
either from the police departmentor if the same offends the light or ventilation or creates nuisance or obstructions 
to the residents around . The competent authority , may give reasons to be recorded in writing , in case of 
refusing the permission for advertisement. 

(5 ) If thehoarding is not erected within 3 months, the permission granted shall stand revoked or cancelled . 
However , any agency including applicant herein may apply a fresh by adopting the procedure laid down in this 
behalf. 

(6 ) If a structure is found erected for purpose of the display of advertisement or a hoarding is erected or 
advertisement displayed without valid permit , such hoarding or advertisement shall be liable to be remoed 
without a notice to the agency and the agency shall also be liable to pay penalty as prescribed by the Corporation 
from time to time. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २१ , २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


(7 ) The competent authority may , in his own discretion , and by an order in writing , regularize the installation 
of any hoarding thatmay have been installed without permission ,by charging a compounding fee not exceeding 
five times of chargeable fee provided such hoarding or advertisement is in accordance with the provisions of 
these rules . 

4 . Advertisement for which no permission is required . — The following types of advertisements excluding 
illuminated advertisements and sky -signs, are not required to obtain permission from Commissioner : 

(a ) Advertisements displayed within window . 

(b ) Advertisement relating to business of the railways, state transport and displayed within the railways , 
state transport premises, but not fronting any street. 

(c ) Advertisements displayed on or upon business premises relating to trade or business carried on 
within the premises , but not fronting any street . 

(d ) Advertisements displayed on or upon any premises relating to the sale or letting of the premises 
or of any effects therein . 

5 . Restriction for display of the hoarding or advertisement. - (a )No illuminated hoarding shall be 
permitted within the cone of the vision of the driver without the “ No Objection Certificate ” from the Traffic 
Police Department . 

(6 ) No hoarding shall be permitted at intersection for a distance of 25 meters, in front from the stop -line of 
each approach road , facing the display hoarding erected on the ground level. 

(c ) No hoarding shall be permitted in the compulsory open space required to be maintained under the 
Development Control Regulations including public recreation grounds , playgrounds, parks and Gardens. 

(d ) No mobile hoardings will be permitted in carriageways of any road . 

(e ) No hoarding shall be permitted on buildings of archaeological, architectural, aesthetical , and historical 
and heritage importance . 

(f) No hoarding shall be permitted in river bed, lakes and water bodies . 

(g ) No hoarding shall be permitted inside mangroves, creek or sea or within a distance of 200 meters of 
High Tide Line (HTL ). However, this restriction will not apply to hoardings on terraces of existing authorized 
structures on the landward side of existing road . 
( h ) In case of illuminated or neon -sign hoardings , following restrictions should be observed : 

(i) The level of luminance should not exceed a source limit of 1 cd / cm square. Illumination shall not 
be continued after 11 -00 pm . 

(ii) The neon - signs in residential premises should not be flickering. 
( iii ) Neon -signs should be put off by 10 -00 p .m . 

(iv ) No video or moving digital advertisements will be allowed . LED displays etc. should be still only . 
Changing of images after minimum 10 seconds will only be permissible. 

(i) No hoardings shall be permitted around Traffic Islands and signal junctions within a 25 meters distance 
from the road line. 

(j) No hoardings shall be permitted which would obstruct the light or ventilation of any premises. 

(k ) Not more than one hoarding per 400 sq .mtrs. of plot area will be permitted on private properties or 
layouts. For having another hoarding , the plot owner must have at least another 400 sq.mtrs. of area . 

(2) No hoardings shall be permitted on the walls other than dead walls of any building except wrap up neon 
or digital advertisements , subject to other provisions of these rules and Act . 

(m ) No diesel generators sets will be allowed to illuminate hoardings as these create noise and air pollutions . 
(n ) No hoardings shall be erected to a height exceeding 12.2 meters (40 ) above the road level . 
(0 ) There shall be no hoarding or advertisement on footpath . 
(p ) No hoarding shall be projected on a public road where there is no footpath . 
(q ) No hoardings shall be permitted one above another. 
(r) Display of advertisement by means of wall painting shall not be permitted . 
(s ) Clubbing of the hoardings shall not be allowed . 
(t ) Hoardings shall also not be permitted in the following conditions : 

(i) Any hoarding erected in such manner and at such places,which will cause obstruction or interference 
with the visibility of approaching , merging , or intersecting traffic. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


२५ 


u 


(ii) The hoarding which would obstruct the vision of the sea , sunrise or sunset from a location designated 
for such vision . 

(iii ) The building , which has no occupation certificate. 

(iv ) The building,where action under the Act or under the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 is pending either at Municipal Corporation level or in a court of law or the owner of the building 
has been issued with a stop work notice under the Acts . 

(u ) The building , which has been declared dangerous (partly or fully ) or has been issued with a notice 
under the Act . 

(vi) An advertisement which is likely to offend public moral and decency will not be permitted . If the 
Commissioner is satisfied that the contents of display thereof violates norms of public normality and 
decency , the agency shall forthwith remove the display , after receipt of such intimation in writing. 

(vii) An advertisement which is in such form as it will obstruct the path of pedestrians and obstruct 
their visibility . 

(viii ) An advertisement is likely to affect any local amenity . 

(ix ) An advertisement which will obstruct the visibility of any existing advertisement. 
6 . Sizes ofHoardings. - ( 1) The standard size of the hoarding boards shall be as follows : 

(i) 3. 05 meters ( 10 feet ) x 6 . 10 meters (20 feet ) 
( ii ) 6 . 10 meters (20 feet) x 6 . 10 meters (20 feet ) 
( iii) 7 .625 meters (25 feet ) x 7 .625 meters (25 feet ) 
(iv ) 9 . 15 meters ( 30 feet) ~ 6 . 10 meters ( 20 feet ) 
(v ) 12 .2 meters (40 feet) x 3. 05 meters ( 10 feet ) 

( vi ) 12 .2 meters (40 feet) x 6 . 10 meters ( 20 feet ) 
Provided that, the competent authority may allow an advertisement of a different size , in case of 
advertisement on . 

(i) Dead wall, 
( ii ) Entrance of subways , 

( iii ) Railings on an over-bridge and such other riches of odd size as well as on floating boards, floates , 
vessels and vehicles . 
(2 ) It shall not be permissible to erect hoarding larger in size than the largest standard size . 

Provided that, hoarding of the non -standard size 60 feet x 20 feetmay be permitted on the top of a building, 
subject to structural stability of the building. 

( 3) No hoarding shall be erected to a height exceeding 12. 25 metre (40 ) above the road level. The lower 
base or the bottom of hoarding shall be a height not less than 3 metres from the surface of the below . 

(4 ) The maximum height of the hoarding erected on the terrace of a building shall not be more than 12 .2 
metres (40 ) from the terrace level. 

(5 ) A minimum distance of 1.50 metres shallbe maintained beyond the edge of the formation width of the 
existing road or street. 

(6 ) The lower bottom of the hoarding board shall not be at a height less than 3 . 05 meters ( 10 ft ). 

( 7) The advertisement along roads shall not be permitted within a distance of 25 metres from the stop line 
of the approach road . 

(8 ) Sandwich (back to back ) and ( V shape ) hoarding having standard size can be permitted . 

( 9) The structural framework supporting advertisement board shall not be outsized compared , to the 
permitted board size and shall be within tolerance limits on either side laterally. No vertical tolerance is permitted 
except the columns up to the ground clearance . Any incrementaldeviation shall be deemed to be an increase in 
the size of the advertisement board against norms and breach of the terms and conditions of the permit. 

( 10 ) Existing hoardings of non -standardized sizes or specificationswhich are permitted prior to these rules 
shall be given a grace period of three months to rectify the same. 

( 11) Non lit or backlit advertisement boards, of suitable size decided by competent authority , on top and at 
the rear side of the Bus Queue shelters can be permitted . However, the advertiser will have to pay additional 
charges or premium as decided by the Corporation . 

( 12 ) Construction fence may be allowed as non lit special advertising structure , temporary in nature , 
which will be non -standard advertising field , subject to height restriction of 10 from the ground . 
ATT 510 -31 (4 .3. fq .) — & 4 -8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


( 13) Kiosks advertisements displaying on electric poles, etc shall be a standard size of 2 .5 ” x 3’.25 " height 
all over the city and bottom clearance of 10 from the ground . 

7. Structural design , erection of the hoarding. — The design or erection of the hoarding shall be aesthetically 
designed and strictly as per the structural plan approved by a Government or Corporation licensed Structural 
Engineer . The size of the hoarding permitted will include appropriate frame on all sides to make hoarding look 
aesthetically beautiful. The structural framework will preferably be supported by unipole or at themaximum 
two poles , but in case of existing structures which are erected by using more than two poles a grace period of 
three months would be given for rectification . All poles and back of hoardings will be aesthetically covered . The 
structures of all hoardings along with their support and the rear side of the hoarding will be painted in the dark 
green enamel paint at least twice in a year . 

8 . Structural stability of hoarding . — (a ) Any hoarding shall be allowed to erect on a building, only if it 
has been examined from the angle of the Structural Stability and a Certificate of such structural stability from 
the Govt. or Corporation licensed Structural Engineer is produced . 

(6 ) Agency erecting the hoarding will have to submit necessary insurance against liabilities arising from 
unforeseen mishaps. 

9 . Permissible Colours of Advertisement. — The colour used on hoardings shall not have any resemblances 
with the colours of traffic signals such as Red , Amber and Green symbols and boards and also no hoarding shall 
be placed so as to obstruct clear vision of any traffic signal. 

10 . Maximum Height of the Hoarding Board . — (a ) When erected on the ground maximum height i.e. top 
of the hoarding board shall not be more than 75 feet from the surface of the ground below it including the bottom 
clearance . 

(6 ) When erected on terrace of a building, the maximum height of the hoarding board shall not be more 
than 12 .2 meters (40 ) from the terrace level including the bottom clearance . It shall be further subject to the 
height restrictions imposed by Airport Authority of India within its landing and takeoff operational area . 

(c ) When erected on the ground for the visibility from bridge or flyover maximum height i.e . top of the 
hoarding board shall not be more than 12 .2 meters (40 ) from the road level of the bridge or flyover from where 
the hoarding is visible. 

11. Minimum distance between two Hoardings. - (a ) The minimum distance between two hoardings on 
polls of the same side of the road /alignment shall not be less than 20 meters. This distance will be measured 
from the parameter of the hoarding . 

(6 ) In case of sandwich hoarding (back to back ), the minimum distance norm shall not apply . 

12 . Alignmentof Hoardings. (a ) Uniformity of size of the Hoarding and alignment thereof in a particular 
locality , more particularly along the arterial roads and express ways shall be maintained . 

(6 ) In case of hoarding on the bridges, the height of the support shall be so adjusted as to make one 
uniform line not higher than embankment of the wall. 

(c) Agency shall realign , readjust or shift the hoardings whenever called upon by the competent authority 
to do so at his own cost without claiming any compensation . 

13 . Projection of Hoardings. - (a ) Hoarding structure on the terrace of built up structure or building 
shall not be allowed to project, in the interest of public safety , beyond the building line . 

(6 ) Hoardings on open ground shall not be permitted to project over the carriageway of the road line if 
there is no footpath . 

(c ) Hoardings on open ground shall not be permitted to project over footpath . 

14 . Hoardings on Railway Premises . - (a ) Advertisement set up in the railway premises or stations or 
falling in the following categories shall be regulated under these rules : 

(i ) Advertisement or Wall Painting set up by the railways on railway premises or stations ( even if 
relating to their business) visible from or fronting any street, and 

(ii) Advertisement or Wall Painting set up by private or non - railways agencies on railway premises , 
station or land . 

(6 ) For permissions of hoarding on railway premises , the agency must apply to the Competent authorities 
in Municipal Corporation in the prescribed manner , after obtaining , No Objection Certificate from the railway 
authorities . 

(c ) All the advertisement hoardings , permitted by railway authorities in their premises, shall be as per 
provisions in these rules for getting No Objection Certificate /permission from the Corporation . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


२७ 


(d ) The demand notices for advertisement fees shall be sent to the concerned advertisement agency as per 
schedule of the Corporation . The concerned railway authorities shall provide the names of agency , location , 
size , period allotted and all other details of hoardings on their premises. 

(e ) Responsibility of removal of hoarding as per specific direction of any Hon ble Courts or when hoarding 
is not permitted by Corporation shall , however , lie upon the railway authority . 

15 . Hoardings on the Premises of Other Public Authorities . — a ) Agencies desirous to erect hoardings on 
the land or premises of other public authorities, whether Government, Semi-Government , viz . International 
Air - Port Authority of India , Defence Ministry , public sector Undertakings etc. have to obtain a valid permit or 
No Objection Certificate from the concerned Authority . 

(6 ) The demand notices for advertisement fees shall be sent to the concerned advertising agencies as per 
schedule of the Corporation . The concerned authorities are requested to provide the names of agencies, location , 
size , period and all other details of the hoardings on their premises. 

16 . Special Norms for Display of Advertisements by Floating Ballons . — Permission for illuminated or 
non -illuminated advertisements by means of floating balloons can be granted subject to the compliance of 
conditions as follows : 

(a ) The agency shall display the balloon in such a manner that does not interfere with or obstruct 
other displays of advertisements . 

(6 ) The agency shall make all the necessary arrangements for watching the balloon for any emergency 
during the display of the said advertisement by means of balloon . 

(c) The agency shall produce No Objection Certificate from the Civil Aviation Department of the 
Government of India , wherever necessary and shall observe all its rules and regulations . 

(d ) The agency shall be liable to pay damages for any accident or any injury which may be caused to 
any property or person by reason of keeping the said balloon or the material, gas or any device used in 
respect thereof or by reason of the fall or otherwise of the said balloon or any part thereof due to storm , 
faulty construction , negligence , accident or any other cause whatsoever . 

17 . Special Norms for Display of Advertisement on Business Premises . — The advertisement, such as 
illuminated Glow sign boxes and illuminated or neon -sign name boards on the business premises , shall be 
permitted and regularized as per the provisions laid down in Act and these rules. Permission for display of 
advertisement, such as Glow sign boxes and illuminated or neon - sign name boards on the business premises, 
can be granted subject to the compliance of the conditions mentioned below and also subject to compliance of 
Part - X - signs and outdoor display structure of National Building Code. Exceptions can also be made in respect of 
multiple advertisements on big size boards on malls, big bazars, shopping centres , hospitals , banks, cinema 
theatres . etc.: 

(a ) No illuminated sign in red , amber or green colours shall be erected or maintained within a 
horizontal distance of 10 mtrs . of any illuminated traffic sign . All advertising signs illuminated by light 
other than a white light at a height of less than two storeys or 6 mtr . above the footpath , whichever be the 
greater height, shall be so displayed that it does not interfere with any sign or signal of traffic control. 

(b ) No person shall erect any sign which is of such intense illumination as to disturb the residents in 
adjacent or nearby residential buildings . Notwithstanding any permission given for such erection , any 
such sign which after erection is , in the opinion of the authority , of such intense illumination as it disturbs 
the occupants of adjacent or nearby buildings , shall on the order of the authority , be suitably altered or 
removed by the owner of the site concerned within such reasonable period as the authority may specify. 

(c ) No electric sign other than those necessary in the opinion ofthe authority in the interest of public 
amenity , health and safety , shall be operated after 11. 00 p .m . 

(d ) No ground sign shall be erected so as to obstruct free access to or egress from any building. 

(e ) No projecting sign or any part of its supports or framework shall project beyond the building . 
However, it shall not project beyond the plot line facing the street . 

(f) On business premises advertisement related to products sold or services rendered only can be 
permitted . 

18 . Permission For Free Advertisement . — The Competant Authority may grant permission for free display 
of advertisements to any organization of either Central or State Government or to the Corporation itself or any 
other Institutions or organizations duly registered with the Charity Commissioner for the advertisements relating 
to the religious, educational or charitable purposes , under their discretionary powers. 
HIFT ICF -37 (7 .3. a.) — & 4 -4 


PC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१ , २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


19 . Procedure For Obtaining Permission . — (a ) Any agency intending to erect any type of hoarding or an 
advertisement or sky -signs or balloons or kiosks etc . shall apply to the Competent Authority for permission in 
the Form - A appended hereto , in duplicate, together with such fees as may be determined by the Corporation 
from time to time. 
(6 ) The application shall be accompanied by the following documents , namely : 

(i) “ No Objection Certificate ” (NOC ) from the landlord of the land or building over which advertisement 
is proposed to be displayed . 

( ii ) If the land on which advertisement is to be displayed is given on lease by a public authority , viz . 
Corporation , Government, Port Trust, MHADA , MMRDA etc . NOC from the lesser is also required . 

( iii) In case ofhoarding on the terrace of a building, NOC from the occupier of top most floor necessary . 

( iv ) If the NOC is from a Co -operative Housing Society , copy of the Resolution duly passed in the 
General Body Meeting, certified by the Auditor of the society . 

(v ) Two copies of key plans of the location in the scale of 1" : 2500 and Block Plan in the scale of 
1" : 250 . 

(vi) Two copies of the design and colour scheme and sketch showing the exact location of the proposed 
site in question , including computer generated design image along with external lighting fixtures. 

(vii) Two copies of 10 " X 8" size photograph of the proposed site with marking of the proposed 
hoarding thereon . 

( viii) Two copies of the location plan indicating presence of any trees or any other hoarding within 
50 metres of the location along the same alignment and dimensions thereof. The details of the owners, if 
known ,may be given . 

(ix ) NOC from the office of Commissioner of Police ( Traffic ) and Garden Department of the Corporation 
shall be called by the Commissioner , if necessary . 

(x ) No Objection Certificate from the Civil Aviation Department of the Government of India , wherever 
necessary . 

(xi) The Structural design or plan alongwith structural design calculations approved by a Licensed 
Structural Engineer. The structural design or plan of the hoarding structure shall be as per the specification 
for erection of hoarding enumerated at Annexure - I. 

(xii) The structural stability certificate from Licensed Structural Engineer, of the building on which 
the advertisement is to be erected and the structural stability certificate of the hoarding structure. 

(xiii ) The Registration Certificate under theMaharashtra Shops & Establishments Act. 
20 . Documents to be submitted with Application for permission of advertisements on business premises by 
way of illuminated glowsign , neon -sign, etc.: 

(a ) Copy of the rent receipt of the business premises or any other document regarding legal and 
physical possession of the premises or copy of the Registration Certificate under Maharashtra Shops 
and Establishments act. 

(6 ) Sketch of the advertisement board with dimensions and details of matter to be displayed . 
21 . Application for free advertisements . — ( a ) The application for permission for free advertisement shall 
bemade on the letterhead of the applicant to the Competent Authority together with such amount of processing 
fees and the security deposit as prescribed by the Corporation from time to time. 

(6 ) The security deposit shall be forfeited in the event of breach of any of the condition on which the 
permission is granted or failure on the part of the applicant to remove the banners on expiry of permission . 

(c ) The applicant shall arrange to remove the advertisements immediately after the function or purpose is 
over , which shall normally be not exceed 10 days . On receipt of such intimation , the amount of security deposit 
shall be refund , unless forfeited for breach of any condition . 

(d ) Normally , only cloth banner having size notmore than 10 x 3 shall be allowed . No permission shall be 
allowed to display advertisements by means ofwall posters. 

(e ) Permission for free advertisement can be granted only by the competent authority. 

22 . Application for temporary advertisement permits. — ( a ) The application for temporary advertisement 
permissions such as Road Show , Building Wraps , inflatable advertisements , etc. should ordinarily be made in 
the prescribed form ( Form A ) to the Competent Authority together with the processing fees and the security 
deposit as prescribed by the Corporation from time to time. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २१ , २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


(6 ) The applicant shall arrange to remove the advertisement immediately after the function or purpose is 
over , which should normally not exceed 1 month . On receipt of such intimation , the amount of security deposit 
shall be refund, unless forfeited for breach of any condition . 

23. Fees for advertisement permits . — a ) The rental charges and fees for the advertisement shall be 
collected from the agencies as per the rate approved by the Corporation from time to time. The agency shall pay 
six months rent and fees in advance to the Corporation within ten days before the expiry of the permission . 

(6 ) If fees are not paid within the prescribed time, a composition amount equal to 25 percent of the permit 
fee for delay upto 3 months and equal to 50 percent for delay of upto 6 months shall be payable . For delay beyond 
6 months, the permit shall be revoked . 

(c) It shall be mandatory on the part of the agency to display a civic message or any other message as and 
when directed by the Corporation for a period of fifteen days in a year for which no fees shall be payable. 

( d ) The agency shall not keep his advertisement hoarding blank or display its name or contact number on 
the same for more than 10 days, whenever agency does not get the commercial advertisement from any client. 
If the agency continues to keep the board blank or with contact number for more than ten days then the steps 
shall be taken for revocation of the permit. 

(e ) At the time of renewal of advertisement permit, the agency shall produce the permit for taking 
endorsement of the competent authority and shall pay the requisite fees in cash , pay order or demand draft. If 
payment is made by cheque , the permit will be renewed only after realization of the cheque. If the security 
deposit on account of preservation of trees or projection over corporation footpath is forfeited in part or full, the 
shortfall cause by such forfeiture shall also be recouped before the permit is renewed if not decided for revocation . 

(f) To maintain , preserve and protect the existing trees upto a distance of 10 meters on corporation footpath 
from either side on advertisementboard and for faithful observance of this condition , the agency will required to 
deposit a sum as prescribed by the Corporation for every such existing trees as a security deposit . 

24 . Fees and deposits for other advertisement permits such as advertisement on business premises . 
(a ) On grant of permit , the agency shall be liable to pay the annual advertisement fees as prescribed by the 
Corporation in advance within 10 days from the date of sanction of the permission . The agency has to deposit a 
sum equal to one month s advertisement fees for faithful compliance of the terms and conditions of the permit , 
within ten days from the date of grant of permit. If the deposit is forfeited in part or in full for breach of any 
terms and conditions , the resultant shortfall in deposit shall be recouped within 15 days. Renewal of such permit 
shall be done in advance within 10 days before expiry of permit. 

(6 ) In case oftemporary permits such as wraps , balloons, inflatable advertisements, road shows, display by 
political parties, religious or educational institutions or commercial establishments , the agency should pay the 
fees and deposits , as decided by the Corporation , immediately upon the grant of the said permission . 

25 . Duties and responsibilities of permit holder agency . — a ) The permit holder shall ensure that the 
structure and the advertisement board are aesthetically designed , framed and properly maintained at all times . 
Further, the hoarding structure and back side of hoarding shall be painted with dark green enamel paint. 

(6 ) The permit holder must ensure that advertisements of obscene or ostentatious nature or any other 
offensive message are not allowed to be displayed . 

(c ) The agency displaying advertisement through hoardings shall display or affix his nameplate of appropriate 
size and serial number allotted to the hoarding at the corner of the hoarding to facilitate the identification of the 
agency. The Agency shall also display the month and the year of expiry of the permit. 

(d ) (i) It shall be sole responsibility of the agency to whom permission is granted to maintain , preserve and 
protect the existing trees up to a distance of 25 meters on Corporation footpath on either side from advertisement 
board . 

( ii ) For an offence such as branch cutting, tree cutting, trimming and/ or pruning, in addition to any penel 
action that may be initiated under Maharashtra (Urban Area ) Preservation of Trees Act , 1975 , the Competent 
Authority shall forfeit the deposit in part or full and in addition to that, the permission granted to the agency 
shall automatically stands revoked . Partial forfeiture of the security deposit for the second time shall also result 
in automatic cancellation of the permission . 

(e ) The permit holder is prohibited to display any advertisement of liquor or tobacco and tobacco related 
products. 

26 . Renewal of advertisement licenses . — (a ) The applicant agency has to apply for renewal of license in 
the prescribed Form B to the Competent Authority together with the fees as prescribed by the Corporation 
from time to time. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


(6 ) Following are the documents to be submitted with the renewal application : 

1. The no objection certificate from the land owner or from the competent authority of public authority . 

2. The no objection certificate issued by the Commissioner of Police ( Traffic) in the past will be 
considered in case of existing hoarding, if the size and height of the hoarding is not changed . 

3 . Structural Stability Certificate from any Licensed Structural Engineer . 

4 . Two copies of 10 " x 8” photograph of the existing hoarding. 
27 . Transfer of advertisement permit. — The hoarding permit can be transferred with the prior permission 
of Competent Authority and on payment of transfer fees as prescribed by the Corporation from time to time, 
subject to the following : 

( a ) Consent in writing from the agency i.e. the holder of the permission / permit and the land owning 
authority /Co-operative Society , 

(b ) In case of legal transfer, death certificate of the original owner and proof of legal succession or 
legal heir and no objection certificate from other legal heirs. 

(c ) Affidavit indemnifying the Commissioner for all other clamant. 

(d ) In case of transfer through sale , the sale document and indemnity bond from purchaser , 
indemnifying Corporation from all claims. 

28 . Procedure for disposal of applications. — a ) At the time of submission of the application , a pre-scrutiny 
of the filled - in form and the accompanying documents would be made by the Competent Authority who is 
accepting the application . If the application is found complete in all respects, then only , the same shall be 
accepted along with the processing fees . Hence, applicants are advised to submit complete applications in all 
respects . 

(6 ) Every application received shall be acknowledged and the decision thereon shall be communicated by 
the Competent Authority to the applicant in writing, within sixty days from the date of receipt of the application . 
If the decision on such application is not communicated to the applicant within the specified period , the permission 
shall be deemed to have been granted . 

(c ) On the permission being granted by Competent Authority , shall issue the license in Form - C . 

(d ) The permission for advertisement at a particular location may be granted for a period not exceeding 
two years . and shall be renewed , subsequently . 

29 . Appellate Authorities . (a ) Appeal against the decisions taken by Asst . Commissioners, shall lie with 
the Deputy MunicipalCommissioner . 

(6 ) Appeal against the decisions taken by the Deputy Municipal Commissioner shall lie with the 
Commissioner . 

30 . Procedure for appeal. — (a ) An appeal must be filed , along with appeal fees as prescribed by the 
Corporation , within 30 days from the receipt of the orders of a lower authority or when the cause of action a ease 
as the arose may be. 

(6 ) For sufficient cause, the Appellate authority at his discretion may condone delay of filing appeal up to 
30 days . 

(c ) Appellate authority will as far as possible decide the appeal within 4 weeks. 

(d ) If the applicant simultaneously seeks redresses in a court of law for the same cause of action , the 
appeal shall stand automatically dismissed . 

(e ) During the pendency of appeal in any forum , the hoarding owner or license holder shall not display any 
advertisement on the alleged hoarding . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


Form A 
Application Form 

[See rule 19 (a )] 
( See section 244 in the MMC Act) 


1. Name of Applicant 


2 . Name of Agency 


3. Status 


: Proprietary firm /Company /Charitable Trust/Others 


4 . Address 


Telephone No. 


Fax 


5 . Medium of advertisements applied for : Illuminated /Non Illuminated . 


6 . Form of Advertisement 


: Temporary/Non -temporary 


7 . Nature of advertisement applied : 


8 . Are you applying for display of free banner ? : Yes/No 


If yes : 


(a ) Purpose : Academic /religious/ public awareness/health / political/others. 


(6 ) Peroid : From 


to 


(c ) Location : Single /Multiple : 


Ifmultiple: 


(i) No . of Locations : 


(d ) Text of the message on free banner : 


(e ) Indicate the category of Civic message you propose to carry : 


(g ) Whether photocopy of Trust Registration attached : Yes/No 


9 . Dimensions : 


Dimensions 


In tt/sq.ft. 


In ftr ./ sq .mtr . 


Length 


Width 


Total Area 


1 


Height 


HTT 105 - 37 ( . 3. 1a .) - & 4 - & 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग, जून २१ , २०१४ / ज्येष्ठ ३१ , शके १९३६ 


10 . Site Location : 
Name of the Road drawing visibility : 

• Width of the Road : 
• No . of hoarding located within 25 mtr . : 
• No. of trees within 25 mtr. on either side : 

• Whether trees are required to cut : Yes / No 
11. Name of the Landlord : 
12 . NOC of the Landlord submitted : Yes / No 
13 . Whether documents submitted as per rule 19 (b ) : Yes / No 

I have read carefully the provision ofMaharashtra Municipal Corporations (regulating and control the 
display of sky -signs and advertisement) Rules , 2014 on above and have complied all the conditions. I accept, that , 
in the event the information submitted by me is found false, I am liable for all such penal actions as prescribed 
under the law . 


Date : 


Signature of the Applicant 
Designation : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


33 


3 


FOR OFFICE USE ONLY : 

Whether the application is complete as per rule 28 of theMaharashtra Municipal Corporations (regulating 
and control the display of sky -signs and advertisement) Rules, 2014 ? 

Yes / No 
(a ) Registration No. 
(6 ) Processing fee : 
(c ) Deposit : 
(d ) Date of receipt of application : 
(e ) Call date : 


Signature of the Competent Authority . 


ATT 109 -34 ( 7 .3.fq .) - & 4 -637 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


Form B 

[ See rule 26 (a )] 
Application Form for Renewal 


1. Name of applicant and address 


2 . | Details of Advertisement 


3 . 


Place 


4 . | Sanctioned size and type 


5 . 


Illuminated /Non Illuminated 


6 . | Upto which date last renewal is done 


7. Next period of renewal 


8 . Whether the property owner /has given no 

objection for further renewal of sanctioned 
hoarding 


Date : 


Signature of Applicant. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २१, २०१४/ ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


FORMC 
[See rule 28 (e ) ] 
(Section 244 of MMC Act) 


License No. 


M / s. .. ..... . 


... Res. . ..... ..... 


......... is hereby authorized to erect Sky -sign as 
detailed below subject to the compliance of provision of the Maharashtra Municipal 
Corporations ( regulating and control the display of Sky -signs and advertisement) Rules, 2014 for the 
period from . 

.. .. ... ... . to . ...... ... 


Nature of 


Place of 


Size and Area 


Period of Display 


Sky -sign 


Sky -sign 


of Sky-sign 


From 


То 


The Applicant has paid fee of Rs. . 


.. . .. vide challan 


No. .. ....... ........ dated ... .... . .... 

........... as per rate prescribed by the Municipal Corporation . 


Date : 


CompetentAuthority 
Municipal Corporation 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


ANNEXURE - I 

Specifications for Erection of Hoardings 
( A ) INTRODUCTION : 

This annexure provides specifications and details relating to the erections of hoardings under Corporation 
jurisdiction . 

( B ) GENERAL : 

1. The hoardings should be maintained properly by providing the painting time to prevent corrosion . All 
joints should be checked periodically to ensure its safety . 

2 . The display of the Corporation permission number and name of the advertisement company shall 
mandatorily be displayed in bold types . New Roman font. This letter should be 6 " high in white colour on black 
background. 

3. The erection of the hoarding should be done by machineries ( erecting in equipments) wherever necessary 
and all precautionary measures will be taken to prevent any accident. 

4 . The agency shall take all necessary precautions to prevent nuisance or inconvenience to vehicular and 
pedestrian traffic movement due to erection of the hoarding. 

( C ) 1. The location of the hoarding shall not be within 25 mtrs, from the edge of a junction or circle . 

2 . Whenever it is erected near/ on footpath , the hoarding should have an angle between upto 30 degrees 
with respect to the centerline of the road . 

(D ) HEIGHTLIMITATIONS AND SIZE OF THE HOARDING BOARD : 

1 . The top of the hoarding board of unipole ,bipole and hoarding on the rooftop should not be more than 75 
feets from the center of the respective roads. 

(E ) PREVENTION OF NUISANCE AND POLLUTION : 

1. The agency shall take necessary precautions to prevent any nuisance or inconveniences to the owners, 
tenants or occupants of adjacent properties and to the public in general and to prevent any damage to such 
properties and any pollution of stream and waterways. 

2 . He shall make good at its cost and to the satisfaction of the Corporation , any damage to roads, paths, 
cross drainage works or public or private property whatsoever cost during the execution of the work . 

3 . No hoarding shall obstruct any doors and/or windows of the building near or on which it is erected or 
that of the adjoining property . 

4 . All waste or superfluousmaterials shall be cleared away by the agency . 
( F ) 1. STRUCTURAL SPECIFICATION : 
( F ) 1 . 1 All structural steel rolled sections and plates shall conform to BIS 226 - 1975 and BIS - 7062- 1980 . 
( F ) 1. 2 Structural design shall conform to BIS 800 - 1984 . 
( F ) 1. 3 Structure shall be designed for wind load of 33 m / sec as per BIS 875 Part II . 

(F ) 1.4 R . C . C . foundation shall be provided best on soil condition and depth of foundation shall not be less 
than 1500 mm and shall be as per BIS 456 . 

(F ) 1.5 Design calculation shall be submitted along with working drawing from a practicing structural 
engineer , registered with the Corporation . 

(F ) 2 . Hoarding on ground 
( F ) 2 . 1 Unipole: 

Foundation 
Unipole shall be founded on RC footing and pedestal. 
Stanchion 
Single circular stanchion of 450 mm diameter made up of 2 mm thick MS sheets. 
Board 
The board shall be made of MS box SHR section . 
Sheeting 

Sheeting shall be 18 SWG thick GI sheets supported on MS angles. 
Refers typical structural details of plate No. 6 
( F ) 2 . 2 Bipole : 
Foundation 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून २१, २०१४ / ज्येष्ठ ३१, शके १९३६ 


३७ 


Bipole shall be founded on RC footing and pedestal. 
Stanchion 
The Stanchion shall be made up of ISMB 250 @ 75 kg./m . 
Board 
The board shall be made of MS box SHR section . 
Sheeting 
Sheeting shall be 18 SWG thick GI sheets supported only on RC columns with suitable RC beam frames . 
( F ) 3 . Hoarding on roof top 
Shall be erected only on RC frame structure . 

Stability Certificate for the foundation and the building shall be furnished from the practicing structural 
engineer, registered with Corporation . 

The base of the hoarding shall be supported only on RC columns with suitable RC beam frames. 
The board shall be made of MS box SHR section . 
Sheeting shall be 18 SWG thick GI sheets supported on MS angles. 
(G ) ELECTRIFICATION : 

1. Whenever the illumination is to be provided , the necessary approval from the concerned electricity 
provider authorities should be taken and necessary safety measures (to prevent accidents ) have to be taken . 

2 . The illumination arrangement should not cause disturbance to traffic passing near or underneath the 
hoarding /gantry / Foot Bridgel over bridge, as the case may be . Illumination of hoardings in residential areas 
shall be switched off manually or electronically at a reasonably hour at night. 

3 . All electrical components shall confirm to BIS . 
4 . Underground cable should be 16 sq .mm . 2 core . 

5 . Meter Box , ELCB , MCB, Fuse Cutout, Timer Contractor and Locking Arrangement should be as per 
requirement of BESCOL . 

6 . Illumination : 2 Nos. 400 watt metalhalide LIGHT FIXTURES. 

7. Earthling 1.8 m deep below the ground using GI Pipe, Funnel, Charcoal, Salt, Brick Masonry work , etc. 
as per requirement of BESCOM . 


By order and in the name of Governor ofMaharashtra , 


PRABHAKAR PAWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION . 21 - A . NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


